Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख५-११ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ४२, किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती 


विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-८ 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार-ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


१-४२ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०१ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


क्रमांक गृहशाखा - डेस्क १२- कावि -६३०-२०१९. 

ज्याअर्थी, मा . भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ साठी निवडणूक कार्यक्रम दिनांक १०-३-२०१९ रोजी घोषित 
केला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मतदारसंघातून लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका चार टप्यात घेण्याबाबत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला 
असून दिनांक १० मार्च २०१९ ते २७ मे २०१९ पर्यंत (निवडणुकीची घोषणा केलेल्या दिनांकापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होण्याचा दिनांकापर्यंत ) 
महाराष्ट्र राज्याकरीता आदर्श आचार संहिता लागू केलेली आहे. 


( १ ) 


अ.- एक -१ ( १५१४) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्ह्यातील सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहणे आवश्यक असल्याची बाब विचारात घेता मतदानाच्या 
दिवशी (दिनांक ११ एप्रिल २०१९) व मतदान केंद्र परिसरात जमाव करण्यास, मतदारांना बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास प्रवृत्त 
करणे , उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रदर्शन करणे मोबाईल फोन , कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट व इतर ईलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा वापर 
करून वाहनाचा मतदान केंद्रामध्ये अनाधिकृत प्रवेश यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे तसेच १०० मीटर परिघाच्या आत मतदान केंद्र परिसर 
म्हणून वर्णन केलेल्या मतदान केंद्राच्या परिसरात आणि मतदान मंडपामध्ये भ्रमणध्वनी, तारविरहीत दुरध्वनी आणि बिनतारी संदेश संच इ . बाळगण्यास 
किंवा वापरण्यास कोणत्याही व्यक्तींना मुभा नाही. केवळ निरिक्षण/ सुक्ष्म निरिक्षण , मतदान केंद्राध्यक्ष व सुरक्षा कर्मचारी वर्ग यांनाच भ्रमणध्वनी 
बाळगण्यास मुभा आहे . परंतु त्यांचे भ्रमणध्वनी निःशब्द ( सायलेंट मोडवर) ठेवतील असे आदेश करणे आवश्यक आहे असे माझे ठाम मत झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी, सर्व संबंधीतांना नोटीस देऊन त्यांचेम्हणणे ऐकून घेणे सद्य परिस्थितीत शक्य नसल्याने एकतर्फी आदेश काढणे आवश्यक 
असल्याचीही माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४( १ ) अन्वये मला प्राप्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , अजय गुल्हाने , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ असे आदेशित करीत आहे की , यवतमाळ जिल्ह्यातील मतदानाच्या दिवशी (दिनांक ११ एप्रिल २०१९ ) मतदान केंद्र 
परिसरात जमाव करण्यास , मतदारांना बळजबरीने मतदान करण्यास किंवा मतदान न करण्यास प्रवृत्त करणे , उमेदवाराच्या निवडणूक चिन्हाचे प्रदर्शन 
करणे, मोबाईल फोन, कॉर्डलेस फोन , पेजर, वायरलेस सेट व इतर ईलेक्ट्रानिक उपकरणांचा वापर करून वाहनाचा मतदान केंद्रामध्ये अनाधिकृत प्रवेश 
यावर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे तसेच १०० मीटर परिघाच्या आत मतदान केंद्र परिसर म्हणून वर्णन केलेल्या मतदान केंद्राच्या परिसरात आणि 
मतदान मंडपामध्ये भ्रमणध्वनी, तारविरहीत दुरध्वनी आणि बिनतारी संदेश संच इ. बाळगण्यास किंवा वापरण्यास कोणत्याही व्यक्तींना मुभा नाही. केवळ 
निवडणूक निरिक्षक/ सुक्ष्म निरिक्षक , मतदान केंद्राध्यक्ष व सुरक्षा कर्मचारी वर्ग यांनाच भ्रमणध्वनी बाळगण्यास मुभा आहे. परंतु त्यांचे भ्रमणध्वनी निःशब्द 
( सायलेंट मोडवर) ठेवतील . तसेच मतदानाच्या अनुषंगाने घरोघरी जाऊन प्रचार करण्यास मुभा असणार आहे परंतु एकावेळी ५ पेक्षा जास्त लोकांचा 
जमाव कुठेही करता येणार नाही असे आदेशित करीत आहे . 

सदर आदेश ध्वनीक्षेपकावर पोलीसांनी जाहीर करून त्यास प्रसिद्धी करावी असेही आदेशित करीत आहे . 

हा आदेश उमरखेड विधानसभा क्षेत्रातील गावे वगळता संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्याकरीता दिनांक ०९ -०४-२०१९ चे साय . ६.०० वा . पासूनदिनांक 
११-०४-२०१९ मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत लागू राहील . तथापि , हा आदेश सर्व मतदानांशी संबंधित अधिकारी , पोलीस अधिकारी, सुरक्षा पथकातील 
कर्मचारी , निवडणूक निरिक्षक यांना लागू राहणार नाही. 

या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचेनिदर्शनास आल्यास , भारतीय दंड संहिता १८६० चे कलम १८८ नुसार कार्यवाही करण्यात येईल . 
हा आदेश आज दिनांक ० ९ एप्रिल २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. 


यवतमाळ : 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ . 


दिनांक ९ एप्रिल २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०२ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


आदेश 


क्र . प्र .- ब - १-११८-२०१९. 


श्री . डी . बी . पतंगे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला यांच्या खाती दि . १४-०३-२०१९ एकूण २५५ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. यांना दि . १५-०३-२०१९ ते दि . १६-०३-२०१९ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दि . १७-०३-२०१९ 
रविवारची सुट्टी जोडून विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . बी . पतंगे, हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१ ९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


३ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . व्ही . डी . केदार, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला यांनी 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०३ . 


आदेश 


क्र . प्र .- ब - १-११९ -२०१ ९. 

श्री . डी . बी . पतंगे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला यांच्या खाती दि . १८-०३-२०१९ रोजी एकूण २५८ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. यांना दि . १९ -०३-२०१९ ते दि . २०-०३-२०१९ अशी एकूण दोन (०२) दिवसांची परिवर्तीत रजा व रजेच्या नंतर दि . २१ 
०३-२०१९ होळी ( दुसरा दिवस ) ची सुट्टी जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . बी . पतंगे , हे जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १० ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . व्ही . डी . केदार, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला यांनी 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले. 


अकोला : 
दिनांक २६ मार्च २०१९ . 


य . गो . खोब्रागडे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०४ . 

जिल्हा न्यायाधीश-१ , यांजकडून 

आदेश 
क्र . प्र .- ब - २-११६-२०१९. 

श्रीमती एस . ए. हरणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क.स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दि . २४-०३-२०१९ रोजी 
एकूण ५८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दि . २५-०३-२०१९ ते दि . २७-०३-२०१९ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए. हरणे, ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 
मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते की , श्री . ए . बी . रेडकर , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


दिनांक २५ मार्च २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०५. 


आदेश 


क्र . प्र .- ब - २-१२०-२०१९. 

श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश (व.स्तर) तथा अति मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दि . २५-०३-२०१९ 
रोजी एकूण ३२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दि . २६-०३-२०१९ ते दि . ०५-०४-२०१९ अशी एकूण अकरा (११) दिवसांची अर्जित रजा 
व रजेच्या नंतर दि . ०६-०४-२०१९ व दि . ०७-०४-२०१९ गुढी पाडवा व रविवारची सुट्टी जोडून दि . २६-३-२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर पासून 
ते दि.०८-०४-२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

( १ ) वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


( २) रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
( ३) प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर, ह्या जर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहीले 
असत्या . 

( ४) मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एच . ए. अन्सारी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 


अकोला 
दिनांक २६ मार्च २०१ ९ . 


श्रीमती एम . आय. आरलैंड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 

अकोला 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०६ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
क्र . वि २- ज्ञानगंगा रोव स्वय.रो.नावि से . संस्था - ६७६७-२०१८. 

मी , नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा, मुख्यप्रवर्तक , ज्ञानगंगा रोजगार व स्वयंमरोजगार नाविण्यापुर्ण सेवा 
सहकारी संस्था , मर्यादित, पिंपळगाव राजा, ता . खामगाव , जि . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) नुसार नोंदणी क्रमांक बीयुडी- (बीयुडी)-जीएनएल( एस )-१०५-२०१८-१९ , दिनांक ११-१२-२०१८ अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. 

सदर अधिनियम अन्वये कलम १२(२) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
सर्वसाधारण ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६०७. 

क्र . जिउनिबुल -वि -१( अ )-ना.पत -जिजाऊअर्बन - नोंदणी-६८६९ -२०१८. 

मी , नानासाहेब चव्हाण ,जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, बुलडाणा, यांनी प्रसिद्ध केले आहे की , जिजाऊ अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-(बियुडी )-सीएसआर- सीआर- १४३-२०१८ , दिनांक १५-१२-२०१८ नुसार नोंदणी केली आहे . सदर संस्थेचेवर्गीकरण “ साधन 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कर्जे देणा- या साधन संस्था ” असे आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक १५ डिसेंबर , २०१८ . 


नानासाहेब चव्हाण , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६०८ . 

क्र . जिउनिबुल- वि -३- औद्यो.-नोंदणी-बु.जि.-२७६-२०१९. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा, यांनी प्रसिद्ध केले आहे की , श्री मुंगसाजी महाराज औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित 
चिखली , जिल्हा बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ) कलम ९( १) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक बियुडी-(बियुडी)-पीआरडी ( आय)-१४८-२०१९, दिनांक २२-१-२०१९ नुसार नोंदणी केली आहे . त्यानुसार सदर्ह संस्थेचे 
वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था ” आहे . 


बुलडाणा : 
दिनांक २२ जानेवारी , २०१९ . 


( अवाच्य ), 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६० ९ . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


वेळेनंतर ते दिनांक १५-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


क्रमांक ३५-२०१९. 


श्री . सैयद असद हसन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, सिंदखेडराजा यांना दिनांक ६-२-२०१९ ते 
८-२-२०१९ पर्यंत 

एकूण ३ ( तीन) दिवसांची वैद्यकीय रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह (परिवर्तीत रजा) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार दिनांक १३-२-२०१९ ते दिनांक १५-२-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो अर्जदाराचे काम श्री . ए.एच. सईद , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, सिंदखेडराजा हे स्वतःचे 
काम सांभाळून अर्जदाराचे काम पाहतील. 


श्री . डी . एन . जनकवार, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देऊळगाव 
राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयांचा पदभार 
श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देऊळगाव 
राजा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


श्री . सैयद असद हसन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,सिंदखेडराजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन जनकवार , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , देऊळगावराजा 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सैयद असद हसन , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,सिंदखेडराजा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,सिंदखेडराजा येथे स्थानापन्न 
राहिले असते . 


श्री . डी . एन जनकवार, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, देऊळगावराजा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचेरजेच्या खाती एकूण ६० दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली २ ( दोन) दिवसांची अर्जित रजा 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६११ . 


श्री . सैयद असद हसन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, सिंदखेडराजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती १३२ दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा ) शिल्लक आहे 
त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय रजा 
( परिवर्तीत रजा) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


आदेश 


क्रमांक ३८-२०१९. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक १८-२-२०१९ ते १ ९- २-२०१९ पर्यंत 
एकूण २ ( दोन ) दिवसांची वैद्यकीय रजा (परिवर्तीत रजा) कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१० . 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


क्रमांक ३६-२०१९. 


श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
देऊळगावराजा यांना दिनांक १३-२-२०१९ ते दिनांक १४-२-२०१९ अशी 
एकूण २ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १२-२-२०१९ चे कार्यालयीन 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


अ . - एक -२ ( १५१४ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१३. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खामगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न राहिले असते . 


क्रमांक ४०-२०१९. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती ३७८ दिवस 
वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०२ ( दोन ) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तीत रजा ) खर्ची 
टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायधीश, कनिष्ठ 
स्तर , खामगाव यांना दिनांक २०-२-२०१९ ते दिनांक २२-२-२०१९ अशी 
एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८-२-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, ४ थे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्याय दंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१२ . 


आदेश 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


क्रमांक ३ ९ -२०१९. 


श्री . ए . एस . पंढरीकर , त जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश, खामगाव यांना दिनांक १८-२-२०१९ ते दिनांक २०-२ 
२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८-२ 
२०१९ ते २१-२-२०१९ कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसल्या तर त्या दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . व्ही . एम . पथाडे, तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगाव ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
पदाचे काम पाहावे. 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायधीश , कनिष्ठ 
स्तर, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ४२ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ३ (तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१४ . 


आदेश 


श्री . ए. एस . पंढरीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश, खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. एस . पंढरीकर, तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -२ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 

श्री . ए . एस . पंढरीकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक ४१-२०१९. 


श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शेगाव यांना दिनांक २०-२-२०१९ ते 
दिनांक २२-२-२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १८-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५-२-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


७ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचेन्यायालयाचा न्यायिक पदभार 


दिनांक १८-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५-२-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो अर्जदाराचे काम श्रीमती आर . पी . नाडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शेगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शेगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . एम . बी . असिजा , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नांदुरा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम. बी . असिजा, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नांदुरा हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नांदुरा येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते .. 

श्री . एम . बी . असिजा , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नांदुरा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १५६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेली ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शेगाव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . व्ही . व्ही . कुळकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शेगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ५८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली २ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६१६ . 


आदेश 


क्रमांक ४३-२०१९. 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१५ . 


आदेश 


क्रमांक ४२-२०१९. 


श्री . एम . बी . असिजा , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नांदुरा यांना दिनांक २८-१-२०१९ ते ३१ 
१-२०१९ अशी एकूण ४ ( चार) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६-१ 
२०१९ चे ध्वजावंदनानंतर ते दिनांक १-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . एस . आर . निकम , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , संग्रामपूर यांना दिनांक २५-२-२०१९ ते 
दिनांक २७-२-२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २२-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८-२-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . आर . बी . डोळे, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, जळगाव जामोद हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 

श्री . एस . आर . निकम , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . आर . निकम , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, संग्रामपूर हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर येथे स्थानापन्न 
म्हणून 

राहिले असते . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 


पदभार श्री . पी . बी . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंघिकारी, प्रथम वर्ग, मोताळा ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 


काम पाहिले . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५ -मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


श्री . एस . आर . निकम , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, संग्रामपूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचेरजेच्या खाती 
एकूण ६५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . 

त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


श्री . आर. एन . हिवसे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , 
१९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २८८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
मंजूर केलेली ६ ( सहा) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


त्यामधून उपरोक्त 


दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६१७. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक ४४-२०१९. 


क्रमांक ५१-२०१९ : 


श्री . आर. एन . हिवसे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , मेहकर यांना दिनांक २५-२-२०१९ ते २-३-२०१९ अशी 
एकूण ६ ( सहा) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२-२-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ५-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , देऊळगावराजा यांना दिनांक ५-३-२०१९ 
ते दिनांक ८-३-२०१९ अशी एकूण ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११-३-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . ए. एच . सैयद , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, सिंदखेड राजा हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार दिनांक २२-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर श्री . एम . के . 
महाजन , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा ह्यांनी दिनांक २५ 
२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपावेतो पाहिला , दिनांक २५-२-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ५-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो अर्जदाराचे न्यायालयाच न्यायिक पदभार श्री . एम . एम . बेलकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बुलडाणा हे स्वतःचे 
काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम पहातील तसेच अर्जदाराचे पदाचा 
प्रशासकीय पदभार श्री . पी.टी. गोटे , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 
मेहकर हे स्वतःचे काम सांभाळून पहातील . 


श्री . डी . एन . जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, देऊळगाव राजा हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


श्री . आर . एन . हिवसे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन जनकवार , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देऊळगावराजा 
हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, देऊळगावराजा येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . हिवसे, तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न महणून राहिले 
असते 


श्री . डी . एन जनकवार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , देऊळगावराजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण ५८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ४ ( चार) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


९ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६१९ . 


दिनांक १६-२-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५-२-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मंजूर करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक ५२-२०१९. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . एम . के . महाजन , प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला. 


श्रीमती एल . एच. जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, चिखली यांना दिनांक ५-३-२०१९ ते दिनांक 
७-३-२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २-३ 
२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८-३-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, चिखली हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
काम पाहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा 

हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा येथे स्थानापन्न राहिले असते . 


श्रीमती एल. एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, चिखली ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९(२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एल . एच. जाधव , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
चिखली येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ५११ 
दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेली ५ (पाच) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( १० हाप पे रजा ) खर्ची 
टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२१ . 


आदेश 


क्रमांक ५४-२०१९. 


श्रीमती एल. एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम, १९ ८१ मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ९ १ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . 

त्यामधून 
केलेली ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त मंजूर 


श्री . ए . जी . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना दिनांक ५-३-२०१९ ते 
दिनांक ७-३-२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२-३-२०१९ चे कर्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८-३-२०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


दिनांक १ मार्च २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२० . 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, ४ थे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


क्रमांक ५३-२०१९. 


श्री . एस . एम . बेलकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा यांना दिनांक १८-२-२०१९ ते २२-२-२०१९ 
पर्यंत एकूण ५ ( पाच ) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तीत रजा ) 
अ . - एक -३ ( १५१४ ). 


श्री . ए . जी . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. जी . म्हस्के , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव 
येथे स्थानापन्न राहिले असते . 


तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ३७४ 
दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा ) शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ६ ( सहा) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( १२ हाप पे 
रजा) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 


यावी . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२३ . 


आदेश 


श्री . ए. जी . म्हस्के , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १२४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
मंजूर केलेली ३ (तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्चीटाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक ५७-२०१९. 


त्यामधून उपरोक्त 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव यांना दिनांक २६-२ 
२०१९ ते २-३-२०१९ पर्यंत एकूण ५ (पाच ) दिवसांची वैद्यकीय रजा 
( परिवर्तीत रजा ) दिनांक २६-२-२०१९ चे कार्यालयीन 

पासून 

ते दिनांक 
५-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


दिनांक २ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२२ . 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . एस . डी . भोसले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 


क्रमांक ५६-२०१९. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक ५-३-२०१९ ते १०-३-२०१९ पर्यंत 
एकूण ६ ( सहा) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तीत रजा) मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसही कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , खामगाव ह्या रजेवरून परत 
आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार 
श्री . व्ही . एम . पथाडे,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, खामगाव येथे स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न राहिले असते . 


श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास 
त्यांचेरजेच्या खाती एकूण ३९ दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ५ (पाच) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा ( १० हाप पे रजा ) खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१ ९/ वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२४ . 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयांचा पदभार 
श्री . एस . बी . अंभोरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, लोणार यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला. 


क्रमांक ५८-२०१९. 


श्री . एम . एन . जैस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील. 


श्री . ए. आर. सोलापूरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, मलकापूर 
यांना दिनांक ११-३-२०१९ ते दिनांक १२-३-२०१९ अशी एकूण २ 
( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १३-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . एम . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, मलकापूर हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचेकाम पाहतील . 

श्री . ए. आर . सोलापूरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मलकापूर 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९(२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एन . जैस्वाल , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , मेहकर हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , मेहकर येथे स्थानापन्न 
राहिले असते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . आर. सोलापूरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , मलकापूर 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एम . एन . जैस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण ५४ दिवस वैद्यकीय ( परिवर्तीत रजा) शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेली ४ ( चार) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( ८ हाप पे रजा) खर्ची 
टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२६ . 


श्री . ए. आर . सोलापूरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , मलकापूर 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ मधील नियम ७० ( १) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७१ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली २ (दोन) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


आदेश 


क्रमांक ६२-२०१९. 


दिनांक ११ मार्च २०१ ९ . 


श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना दिनांक २०-३-२०१९ 
ते दिनांक २२-३-२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १९ -३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५-३-२०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय 

सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२५ . 


. 


आदेश 


क्रमांक६१-२०१९. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डी . भोसले, चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 


श्री . एम . एन . जैस्वाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , मेहकर यांना दिनांक ५-३-२०१९ ते ८-३ 

एकूण ४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय रजा (परिवर्तीत रजा ) 
दिनांक ३-३-२०१९ ते दिनांक १०-३-२०१९ पावेतो मुख्यालय 

सोडण्याचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


२०१९ पर्यंत 


श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


त्यामधून उपरोक्त 


एकूण ११ ९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. 
मंजूर केलेली ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


दिनांक १५ मार्च २०१ ९ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा )नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण २५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२८ . 


आदेश 


क्रमांक ६४-२०१९. 


न्यायाधीश, 


श्री . आर . एम . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
मलकापूर 

यांना दिनांक २५-३-२०१९ ते दिनांक २७-३ 
२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२-३-२०१९ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक १३ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२७. 


आदेश 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . व्ही . एम . पथाडे, ती जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, खामगाव यांचेकडे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
पदाचे काम राहिल . त्याचप्रमाणे अर्जदाराचे पदाचा प्रशासकीय पदभार 
श्री . व्ही . एस . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मलकापूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक ६३-२०१९. 


श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग ,चिखली यांना दिनांक १४-३-२०१९ ते 
दिनांक १६-३-२०१९ अशी एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
तसेच प्रशासकीय पदभार श्रीमती एल . एच. जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,चिखली ह्या स्वतःचे 
काम सांभाळून अर्जदाराचे काम पाहतील . 

श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग,चिखली हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डब्लु . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग ,चिखली हे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,चिखली येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते . 


श्री . आर . एम . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एम . जाधव , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

मलकापूर 

हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते. 

श्री . आर . एम . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २४ ९ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ३ 
( तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग,चिखली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम, १९८१ मधील नियम ७० (१) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 


( अवाच्य ) , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


बुलडाणा : 


दिनांक १८ मार्च २०१९ . 


बुलडाणा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


१३ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२९ . 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 


क्रमांक ७१-२०१९. 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . एम . एस. पौळ , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एस . पी . 
वानखडे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 


दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्री . एस . डी . भोसले , चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, खामगाव यांना दिनांक १८-३-२०१९ 
ते दिनांक २०-३-२०१९ अशी एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक १७-३-२०१९ रोजी लोकन्यायालय कामकाज संपल्यानंतर 
ते दिनांक २२-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती व्ही . एम . देवर, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, चिखली ह्या स्वतःचे काम सांभाळून 
अर्जदाराचे काम पाहतील . 

श्री . एस . डी . भोसले , चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , खामगाव हे रजेवरून परत आल्यानंतर 
ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी . भोसले, चवथे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर , ते 
चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
वर्ग, खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 

श्री . एस. डी . भोसले, चवथे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे 
रजेच्या खाती एकूण २५ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून 
उपरोक्त मंजूर केलेली ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात 
यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

( अवाच्य ), 
बुलडाणा : 

प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक १ ९ मार्च २०१ ९ . 

बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३१. 


आदेश 


प्रथम 


क्रमांक प्र - ब - २-५९ -२०१९. 


श्री . पी . एच . नेरकर , सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ) व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
२४-२-२०१९ रोजी एकूण ११७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २५-२-२०१९ व २६-२-२०१९ अशी एकूण दोन 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २३-२-२०१९ चे कार्यशाळेचे वेळेनंतर 
पासून 

ते दिनांक २७-२-२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


, 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३० . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . पी . एच . नेरकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) व अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-४७-२०१९. 


श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक २२-१-२०१९ 
रोजी एकूण ४० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक 
२३-१-२०१९ रोजीची किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक २३-१-२०१९ व 
दिनांक २४-१-२०१९ अशी एकूण दोन २ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
अ. - एक -४ ( १५१४) . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एस . पी . शिंदे, 
दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ), वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३२ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३४ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-६६-२०१९. 


क्रमांक प्र - ब - २-७६-२०१९. 


श्री . पी . पी . देशपांडे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २०-२-२०१९ रोजी एकूण १७१ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २१-२-२०१९ व दिनांक 
२२-२-२०१९ अशी एकूण दोन ( २) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


श्री . ए. आर. मुक्कनवार , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मालेगाव यांच्या खाती दिनांक 
४-३-२०१९ रोजी एकूण ४५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांची 
दिनांक ५-३-२०१९ ते दिनांक ८-३-२०१९ अशी एकूण चार ( ०४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ४-३-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ११-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली. 

प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . पी . पी . देशपांडे , सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत श्री . एस . पी . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश ( वरीष्ठ स्तर ), 
वाशिम यांनी वरील कार्यालयाचे काम पाहिले . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . ए. आर . मुक्कनवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , मालेगाव वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


दिनांक २ मार्च २०१९ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी ,दिलेल्या आदेशान्वये , श्री . व्ही . बी . मुल्ला, 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
मालेगाव यांनी वरील रजेच्य काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३३ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - १-७३-२०१९. 


दिनांक १२ मार्च २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६३५ . 


श्रीमती आर. आर. तेहरा , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा सहायक 
सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती एकूण ५१ दिवसांची अर्धवेतनाची 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २५-२-२०१९ ते २८-२-२०१९ 
अशी एकूण चार ( ४) दिवसांची परिवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-८३-२०१९. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणीत करण्यात येते की , श्रीमती आर. आर. तेहरा ,तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, वाशित वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


श्री . एस . ए. बजाज , दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ), जोड न्यायालय, 
मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक ५-३-२०१९ रोजी एकूण २१२ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ६-३-२०१९ ते ८-३-२०१९ 
अशी एकूण तीन ( ३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५-३-२०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ११-३-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी ,दिलेल्या आदेशानुसार , 

बी . 
पराते , जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांनी 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले. 


श्री . एस . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


दिनांक ११ मार्च २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


१५ 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . एस . ए . बजाज , दिवाणी न्यायाधीश 
( वरिष्ठ स्तर ), जोड न्यायालय ,मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


दिनांक २-३-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
११-३-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एम . आर . 
पनाड , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम वर 
नमूद 

केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या 
असत्या . 


दिनांक १९ मार्च २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३६ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार, श्रीमती यु. टी . 
मुसळे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, वाशिम व श्री . एम . एस . पौळ , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , वाशिम हे वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-८४-२०१९. 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३८ . 


श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक २१-२ 
२०१९ रोजी एकूण ५१ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १८-२-२०१९ व १ ९ -२-२०१९ रोजीची दोन दिवसांची परावर्तित 
रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-८६-२०१९. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणीत करण्यात येते की , श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहिल्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , श्रीमती यु . 
मुसळे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहिले. 


श्री . आर. व्ही . सपाटे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १४-३ 
२०१९ रोजी एकूण ३६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १५-३-२०१९ व १६-३-२०१९ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १७-३-२०१९ रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


ही . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . आर . व्ही . सपाटे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६३७. 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-८५-२०१९. 


श्रीमती के . बी . गिते , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, वाशिम यांच्या खाती दिनांक ४-३-२०१९ 
रोजी एकूण १५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक 
५-३-२०१९ ते ८-३-२०१९ अशी एकूण चार ( ४) दिवसांची अर्जित रजा 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एम . आर. 
पनाड , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६३९ . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . आर. व्ही . सपाटे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी,मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - २-८७-२०१९. 


असते . 


श्री . पी . पी . देशपांडे, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १३-३-२०१९ रोजी एकूण १६ ९ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक १४-३-२०१९ ते दिनांक १६-३ 
२०१९ अशी एकूण तीन (०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . एम . आर . 
पनाड , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 


वाशिम : 


( अवाच्य ), 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

वाशिम . 


दिनांक २५ फेब्रुवारी , २०१ ९ . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . पी . पी . देशपांडे , सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६४१ . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - १-६९ -२०१९. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशानुसार, उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत श्री . एस . पी . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर), 
वाशिम यांनी वरील कार्यालयाचे काम पाहिले. 


रामेश्वर वि . जटाळे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश. 


श्री . डी . बी . पतंगे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १९ - २-२०१९ रोजी एकूण २५८ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २०-२-२०१९ ते दिनांक 
२२-२-२०१९ अशी एकूण तीन (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या 
मागे दिनांक १९ -२-२०१९ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीची सुट्टी व 
रजेच्या दिनांक २३-२-२०१९ व दिनांक २४-२-२०१९ चौथा शनिवार 
व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक १८-२-२०१९ रोजीचे कार्यालीयन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५-२-२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


वाशिम : 


दिनांक १९ मार्च २०१ ९ . 


वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६४० . 


आदेश 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


क्रमांक प्र - ब - २-५८-२०१९. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . डी . बी . पतंगे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते. 


श्री . आर. व्ही . सपाटे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १९ - २ 
२०१९ रोजी एकूण ३८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक २०-२-२०१९ व २१-२-२०१९ अशी एकूण दोन ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १९ - २-२०१९ ते दिनांक २४-२-२०१९ रोजी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १० (३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१ ९/ वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६४२ . 


आदेश 


. 


क्रमांक प्र - ब - १-८४-२०१९. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १० ( ३) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . डी . बी . पतंगे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी काम पाहतील. 


एकूण ६७ दिवसांची 


श्री . व्ही . डी . केदार ,जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १७-२-२०१९ रोजी 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १८-२-२०१९ ते दिनांक 
२२-२-२०१९ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या 
नंतर दिनांक २३-२-२०१९ व दिनांक २४-२-२०१९ चौथा शनिवार व 
रविवारची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . केदार , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६४४ . 
पहा : ( १ ) मा . उच्च न्यायालय अधिसूचना क्र . अ-३९ ०२/ २०१९ , 

दिनांक २८-२-२०१९ . 
( २) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . प्र.ब.- २/३३/ २०१९, दिनांक 
१ ९ - १-२०१९ . 
( ३) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . प्र.ब.- २/९ ३/ २०१९, दिनांक 
५-३-२०१९ . 


आदेश 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . ए. एस . जाधव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी काम पाहिले . 


क्रमांक प्र - ब - १ -९६-२०१९. 


उपरोक्त क्रमांक (२) वर नमूद आदेशानुसार श्रीमती रेखा बी . ठाकूर , 
३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अकोला यांना दिनांक २८-१-२०१९ ते दिनांक २८-३-२०१९ अशी 
एकूण ६० दिवसांची बाल संगोपन रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आलेली आहे व सदर रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . डी . एस . दाभाडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर व अति . मुख्य दंडाधिकारी , अकोला यांचेकडे ठेवण्यात आलेला 


दिनांक २७फेब्रुवारी २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६४३. 


होता . 


आदेश 


क्रमांक प्र - ब - १-८७-२०१९. 


श्री . व्ही . डी . केदार , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला त्यांच्या खाती दिनांक २८-२-२०१९ रोजी एकूण ६२ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १-३-२०१९ ते दिनांक २-३ 
२०१९ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर 
दिनांक ३-३-२०१९ व दिनांक ४-३-२०१९ रविवार व महाशिवरात्रीची 
सुट्टी जोडून दिनांक २८-२-२०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ५-३-२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 


मा . उच्च न्यायालयाचे संदर्भाकीत अधिसूचनेनुसार श्री . डी . एस . 
दाभाडे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांची बदली दिवाणी न्यायाधीश , वरीष्ठ स्तर , 
अकोट, जि . अकोला येथे झालेली आहे व त्यांनी त्यांचे पदाचा कार्यभार 
दिनांक ५-३-२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर सोडलेला असल्यामुळे 
विशेष ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरीष्ठ स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अकोला यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एच. ए. अन्सारी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला 
यांचेकडे दिनांक ५-३-२०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
२८-३-२०१९ पर्यंत ठेवण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


य . गो . खोब्रागडे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अकोला : 


: 


प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . व्ही . डी . केदार, हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 
अ . - एक -५ ( १५१४ ) . 


दिनांक ६ मार्च २०१९ . 


अकोला . 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


HTT 9 (37. fq . 9.) 7. TIT . 27., 37. $5. & 84 . 


(2 ) 


High Court letter No. A. 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 


Read : ( 1 ) 


ORDER 


No. B2 ( 1)-ADMN - 94-2019.— 


Application of Shri M. Mohiudin M.A., 
District Judge - 3 & A.S.J. Yavatmal, for 
grantof earned leave for 3 days w . e . f. 
20-2-2019 to 22-2-2019 with permission to 
leave head quarter from 18-2-2019 A.O.H. 
to 25-2-2019 B.O.H. 


(2) High Court letter No. A. 1202-2000 , dated 

31-7-2000 . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2 , the Hon ble Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 3 days w . e. f. 
20-2-2019 to 22-2-2019 with permission to leave head 
quarters from 18-2-2019 A.O.H. to 25-2-2019 B.O.H.to 
Shri G. A. Ramteke, District Judge- 1 & A.S.J. Darwha 
subject to condition that he will attend the programme of 
ceremony of laying down foundation stone ofNew Court 
building atPandharkawada (Kelapur) on 24-2-2019 . 


ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN - 93-2019.— 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr.No. (2 ), the Hon ble Principal District Judge Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 3 days w . e . f. 
20-2-2019 to 22-2-2019 with permission to leave head 
quarters from 18-2-2019 A.O.H. to 25-2-2019 B.O.H. to 
Shri M. Mohiuddin M.A., District Judge- 3 & A. S. J. 
Yavatmal subject to condition that he will attend the 
programmeof ceremony of laying down foundation stone 
of New Court building at Pandharkawada (Kelapur) on 
24-02-2019 . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A. K.Lahoti, District Judge- 2 & A.S.J. , Darwha , dur 
ing the above period . 


On return from leave , Shri Shri G. A. Ramteke , District 
Judge - 1 & A.S.J. Darwha , is re -posted to his former post. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Shri G. A. Ramteke , would have contin 
ued to officiate as District Judge- 1 & A.S.J. Darwha, had 
he not proceeded on leave during the above period . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri S.N. Rajurkar, District Judge - 2 & A.S.J., Yavatmal, 
during the above period . 


ITT 9 ( 37. fà . 9. ) H. ST . PI., 31. 55. & 86 . 


On return from leave, ShriM.Mohiuddin M.A., District 
Judge - 3 & A.S.J. Yavatmal, is re - posted to his former 
post. 


Read : ( 1 ) 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. 
(Pay) Rules , 1981 that Shri M.Mohiuddin M. A., would 
have continued to officieite as District Judge- 3 & A.S.J. 
Yavatmal,had he notproceeded on leave during the above 
period . 


Application of Shri A. M. Ambalkar, District 
Judge - 2 & A.S.J. Pusad , has applied for grant 
of earned leave for 3 days w.e.f. 20-2-2019 to 
22-02-2019 with permission to leave headquar 
ters from 20-2-2019 to 25-2-2019 B.O.H. 


( 2 ) 


High Court letter No. A. 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


ORDER 


ITT 9 (37. fq . 7.) 7. TIL . 27., 37. $5. & 8 & . 


No. B2( 1) -ADMN - 97-2019.— 


Read : ( 1 ) 


9 


Application of Shri G. A. Ramteke , District 
Judge - 1 & A.S.J. Darwha , has applied for 
grant of earned leave for 3 days w . e. f. 
20-2-2019 to 22-2-2019 with permission 
to leave head quarters from 18-2-2019 
A.O.H. till of 25-2-2019 B.O.H. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr.No. 2 , the Principal District Judge, Yavatmal is pleased 
to grant earned leave for 3 days w.e.f. 20-2-2019 to 
22-2-2019 with permission to leave head quarters from 
20-2-2019 to 25-2-2019 B.O.H. to Shri A. M. Ambalkar, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५ -मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


District Judge -2 & A.S.J. Pusad subject to condition that 
he will attend the programmeof ceremony of laying down 
foundation stone of New Court building atPandharkawada 
(Kelepur) on 24-2-2019 . 


On return from leave , Shri M.Mohiuddin M.A., District 
Judge - 3 & A.S.J. Yavatmal, is re - posted to his former 
post. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 )( b ) ofM.C.S. (Pay) 
Rules, 1981 that Shri M.Mohiuddin M. A., would have 
continued to officiate as District Judge - 3 & A.S.J. 
Yavatmal, had he not proceeded on leave during the above 
period . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with Shri 
S. B. Gawande , District Judge -1 & A.S.J., Pusad , during 
the above period . 


Date : 26th February 2019 . 


On return from leave , Shri A. M. Ambalkar , 
District Judge - 2 & A.S.J. Pusad , is re- posted to his former 
post. 


HTT 9 ( 37. . g.) 4. 9. 27., 37. H. &88 . 


Read : ( 1 ) 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 )(b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Shri A. M. Ambalkar, would have 
continued to officiate as District Judge - 2 & A.S.J. Pusad , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


Application of Shri S.B. Gawande , District 
Judge - 1 and A.S.J., Pusad ,has applied for 
grant of earned leave for 4 days w.e.f. 
5-3-2019 to 8-3-2019 with permission to 
prefix holidays falling on 3-3-2019 & 
4-3-2019 with permission to leave head 
quarters from 2-3-2019 A.O.H.to 11-3-2019 
B.O.H. 


Date : 18th February , 2019 . 


HTT 9 (37. fq . 5.) 7. TIT. PT ., 31. 55. & 86 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 

31-7-2000 . 


Read : ( 1) 


ORDER 


Application of Shri M. Mohiuddin M.A., 
District Judge -3 & A.S.J. Yavatmal , for grant 
of earned leave for 2 days i. e . on 1-3-2019 
to 2-3-2019 with permission to leave head 
quarters from 28-2-2019 A.O.H.to 5-3-2019 
B.O.H. 


No. B2( 1 )-ADMN - 108-2019. 


(2 ) 


High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 
31-7-2000 . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr.No. 2 , the PrincipalDistrict Judge Yavatmal is pleased 
to grant earned leave for 2 days w.e.f. on 5-3-2019 & 
8-3-2019 with permission to prefix holidays falling on 
3-3-2019 & 4-3-2019 with permission to leave 
head quarters form 2-3-2019 A.O.H. to 8-3-2019 to 
Shri S. B.Gawande , District Judge - 1 & A.S.J. Pusad . 


ORDER 


No. B2( 1 )-ADMN - 103-2019. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. 2 , the Hon ble Principal District Judge ] Yavatmal is 
pleased to grant earned leave for 2 days i.e. on 01-03 
2019 & 02-03-2019 with permission to leave head quar 
ters frmm 28-2-2019 A.O.H. to 5-3-2019 B.O.H. to Shri 
M.Mohiuddin M.A., District Judge - 3 & A.S.J. Yavatmal. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A. M. Amalkar, District Judge -2 & A.S.J. , Pusad , 
during the above period . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave , Shri S. B. Gawande , District 
Judge - 1 & A.S.J. Pusad , is re- posted to his former post. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri S.N. Rajurkar, District Judge - 2 & A.S.J. , Yavatmal, 
during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri S. B. Gawande ,would have contin 
ued to officiate as District Judge - 1 and A.S.J. Pusad , 
had he not proceeded on leave during the above period . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


ITT 9 (37. fq . 5.) H. 9. 27., 34. 55. & 40 . 


HTT 9 ( 37. fq . 9. ) 7. TIT. 27., 37. 55. & 49 . 


Read : ( 1 ) 


Read : ( 1) 


Application of Shri S. K. Tikhile , District 
Judge - 1 and A.S.J., Kelapur, for grant of 
earned leave for 4 days w.e.f.5-3-2019 to 
8-3-2019 with permission to prefix holidays 
falling on 3-3-2019 & 4-3-2019 with per 
mission to leave head quarters from 2-3 
2019 A.O.H.to 11-3-2019 B.O.H. 


This office order No. B.2 ( 1 )/Admn/ 108 / 
2019 , dated 28-2-2019 regarding grant of 
earned leave for 4 days w.e.f.5-3-2019 to 
8-3-2019 with permission to leave head 
quarters to Shri S.B. Gawande, District 
Judge - 1 and A.S.J., Pusad . 


( 2 ) 


Application of Shri S. B.Gawande , District 
Judge - 1 and A.S.J., Pusad , for cancella 
tion of earned leave for one day on 8-3-2019. 


(2) 


High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 
31-07-2000 . 


ORDER 


ORDER 


No. B2( 1) -ADMN - 112-2019. 


No.B2 ( 1 )-ADMN - 109-2019. 


In view of the application referred to above at 
Sr. No. 2 , the earned leave for one day on 8th March , 
2019 , granted to Shri S. B. Gawande, District Judge- 1 
and A.S.J. , Pusad , is hereby treated as cancelled . 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2 , the Hon ble Principal District Judge Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 4 days w.e.f. 
5-3-2019 to 8-3-2019 with permission to prefix holidays 
falling on 3-3-2019 & 4-3-2019 with permission to leave 
head quarters from 2-3-2019 A.O.H. to 8-3-2019 to 
Shri S. K. Tikhile , District Judge - 1 & A.S.J. Kelapur. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


HTT 9 (37. f . 9.) H. TI . 27., 37. 55. & 42 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


Read : ( 1 ) 


No locum tenens is necessary . 


The charge ofhis Court and office is kept as under - 


This office order No. B.2 ( 1)/ Admn / 109 / 
2019 , dated 28-2-2019 regarding grant of 
earned leave for 4 days w.e.f. 5-3-2019 to 
8-3-2019 with permission to leave head 
quarters to Shri S. K. Tikhile , District 
Judge - 1 and A.S.J.,Kelapur, 


For special matters : From 2-3-2019 A.O.H. to 
5-3-2019 B.O.H. with Shri S. N. Rajurkar, District Judge 
2 & A.S.J., Yavatmal, 


( 2 ) 


From 5-3-2019 to 8-3-2019 with M. Mohiuddin M.A. 
District Judge - 3 & A.S.J., Yavatmal. 


Application of Shri S. K. Tikhile , 
District Judge - 1 and A.S.J. , Kelapur, for 
cancellation of earned leave for one day on 
8-3-2019 . 


For ordinary & office matters : With Shri Y. K. 
Rahangadale , Civil Judge (Sr. Dn .) Kelapur. 


ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN - 113-2019. 


On return from leave , Shri S. K. Tikhile , District 
Judge - 1 & A.S.J. Kelapur, is re - posted to his former 
post. 


In view of the application referred to above at 
Sr. No. 2 , the earned leave for one day on 8th March , 
2019 , granted to Shri S. K. Tikhile , District Judge - 1 and 
A.S.J., Kelapur, is hereby treated as cancelled . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Shri S. K. Tikhile , would have continued 
to officiate as District Judge - 1 and A.S.J.Kelapur, had he 
not proceeded on leave during the above period . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


K. R. PETHKAR , 
Principal District & 
Sessions Judge 

Yavatmal. 


(llleigible ), 
Principal District & 
Sessions Judge 

Yavatmal. 


Yavatmal : 
Date : 28th February 2019 . 


Yavatmal : 
Date 1stMarch 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


२१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६५३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६५४ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


आदेश 


Read : ( 1 ) 


Application of Shri B. Y. Phad , District 


क्रमांक ३२-२०१९. 


Judge - 3 and A.S.J., Pusad , for grant of 


earned leave for 2 days w.e.f. 12-3-2019 to 


13-3-2019 with permission to leave head 


श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
खामगाव यांना दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


quarters from11-3-2019A.O.H. to 14-3-2019 


B.O.H. 


( 2 ) 


Hon ble High Court letter No. A. 1202/2000 , 


dated 31-7-2000 . 


ORDER 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाच्या न्यायीक 
पदभार दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी श्रीमती व्ही . एम . देवर , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तथा न्यायदंडाधिकारी ( प्रथम वर्ग ) ह्या 
पाहतील तर दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ रोजी श्रीमती व्ही . व्ही . सावरकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्याय दंडाधिकारी (प्रथम 
वर्ग) ह्या अर्जदाराचे काम सांभाळतील त्याचप्रमाणे दिनांक ११ फेब्रुवारी 
२०१९ ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेप / पावेतो अर्जदाराचे 
काम श्री . एस . डी . भोसले, ४ थे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , न्याय 
दंडाधिकारी ( प्रथम वर्ग), खामगाव हे स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे 
काम पाहतील . 


No.B2( 1 )-ADMN- 24-2019. 


In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. 2 , the Hon ble Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to grant earned leave for 2 days w.e.f. 


12-3-2019 to 13-3-2019 with permission to leave head 


श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
खामगाव हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील. 


quarters from 11-3-2019A.O.H. to14-3-2019B.O.H. to 


Shri B. Y. Phad, District Judge - 3 & A.S.J. Pusad . 


Necessary note be taken in his original service book 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम ३९( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , खामगाव 
येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले असते . 


. 


and leave account. 


No locum tenens is necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 


Shri A. M. Amabalkar, District Judge- 2 & A.S.J., Pusad , 


श्री . व्ही . एस . अग्रवाल , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ मधील नियम 
७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २८ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 


during the above period . 


On return from leave , Shri B. Y. Phad , District Judge - 3 


& A.S.J. Pusad , is re - posted to his former post. 


दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


Certified under note 2 ofRule 39 ( 2 )( b ) ofM.C.S. (Pay) 


Rules , 1981 that Shri B. Y. Phad , would have continued 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५५ . 

आदेश 


to officiate as District Judge- 3 and A.S.J. Pusad ,had he 
notproceeded on leave during the above period . 


क्रमांक ३४-२०१९. 


K. R. PETHKAR , 
Principal District & 
Sessions Judge 

Yavatmal. 


श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना दिनांक २० फेब्रुवारी २०१ ९ ते २२ फेब्रुवारी २०१९ 
अशी एकूण ०३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


Yavatmal : 
Date 2nd March, 2019. 


अ . - एक-६ ( १५१४ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाच्या न्यायीक 
पदभार दिनांक २० फेब्रुवारी २०१ ९ ते २२ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपर्यंत श्री . व्ही . टी . सुर्यवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव ह्यांनी स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे पदाचे काम 
पाहावे तसेच दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपावेतो श्री . आर. एम . जाधव , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर ह्यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून अर्जदाराचे काम पहावे. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रकिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी असा आदेश देतो की , श्री . व्ही . बी . मुल्ला, 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मालेगाव 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील. 


दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५७ . 


श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-५६-२०१९. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे जर उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहीले 
असते. 


श्री . एम . आर . पनाड , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), मंगरुळपीर 
यांचे खाती दिनांक ५ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी एकूण २०४ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी , २०१९ ते दिनांक ८ 
फेब्रुवारी , २०१९ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


श्री . व्ही . एम . पथाडे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ७०( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २८ ९ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . आर. पनाड , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ),मंगरुळपीर हे जर वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


( अवाच्य) , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रकिया संहिता १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी दिलेल्या आदेशानुसार श्री . आर . व्ही . सपाटे , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), मंगरुळपीर यांनी वरील 
रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


बुलडाणा : 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१९ . 


बुलडाणा. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५६ . 

आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-५०-२०१९. 


क्रमांक प्र .- ब - २-५७-२०१९. 


श्री . ए. आर . मुक्कनवार, सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मालेगाव यांच्या खाती दिनांक १६ फेब्रुवारी , 
२०१ ९ रोजी एकूण ४८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
२० फेब्रुवारी , २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी , २०१९ अशी 

एकूण 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


तीन ( ०३ ) 


श्रीमती यु. टी . मुसळे, सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१९ रोजी एकूण ७५ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना दिनांक २० फेब्रुवारी , २०१९ ते दिनांक 
२२ फेब्रुवारी , २०१९ अशी एकूण तीन (०३) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१९ फेब्रुवारी २०१९ पासून ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए. आर . मुक्कनवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , मालेगाव हे जर 
वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती यु . टी . मुसळे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर), तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व मुख्य 
न्यायाधीश , बाल न्यायमंडळ , वाशिम ह्या जर वर नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


२३ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रकिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार श्री . एस . पी . वानखडे, 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी, वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


रविवार व रजेच्यानंतर दिनांक २६ जानेवारी २०१९ व दिनांक २७ जानेवारी 
२०१९ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक १९ जानेवारी २०१९ 
च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ जानेवारी २०१ ९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


( अवाच्य ), 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


वाशिम : 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


वाशिम . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जे . बी . गोयल , ह्या जर वर नमुद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५९ . 

जिल्हा न्यायाधीश , 


यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-५१-२०१९. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . यु. बी . पेठे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, 
मुर्तिजापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ 
स्तर), तथा अति. मु . न्या . दं ., अकोला यांच्या खाती दिनांक २५ डिसेंबर , 
२०१८ रोजी एकूण २६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २६ डिसेंबर , २०१८ ते दिनांक ५ जानेवारी , २०१९ अशी एकूण 
अकरा ( ११ ) दिवसांची परिवर्तीत रजेस व रजेच्या मागे दिनांक २५ डिसेंबर 
२०१८ रोजीची खिसमस नाताळची सुट्टी व रजेच्यानंतर दिनांक ६ जानेवारी 
२०१९ रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक ७ जानेवारी २०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६६१ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-७०-२०१९. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर , ह्या जर वर 
नमुद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 


श्रीमती जे . बी . गोयल , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक २८ जानेवारी 
२०१९ रोजी एकूण १०६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २९ जानेवारी २०१९ ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ अशी एकूण अकरा 
( ११ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या पुढे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ व 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१९ दुसरा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक 
२९ जानेवारी २०१ ९ पासून ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजुरी देण्यात 
येत आहे . 


असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापुर्वीदिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एस . ए. ठाकरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी काम पाहीले . 


अति . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६० . 

आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जे . बी . गोयल , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


क्रमांक प्र .- ब - २-५२-२०१९. 


श्रीमती जे . बी . गोयल , दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक २० जानेवारी , 
२०१९ रोजी एकूण १११ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक २१ जानेवारी २०१९ ते दिनांक २५ जानेवारी २०१ ९ अशी एकूण पाच 
( ०५) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २० जानेवारी २०१ ९ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . यु. बी . पेठे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, 
मुर्तिजापूर यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी 
व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र .६६२ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-७२-२०१९. 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रकिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्रीमती एस . एम . बन्सोड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील. 


दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्री . आर . आर . भद्रे, दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांच्या खाती दिनांक १९ फेब्रुवारी , 
२०१ ९ रोजी एकूण ६५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
२० फेब्रुवारी , २०१९ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ अशी एकूण तीन ( ०३) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी , २०१९ छत्रपती 
शिवाजी महाराज जयंतीची सुट्टी व रजेच्यानंतर दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१९ 
व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१ ९ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६४ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-८२-२०१९. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


श्री . एस . बी . विजयकर , ४ थे दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक १९ फेब्रुवारी , 
२०१ ९ रोजी एकूण १११ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ अशी एकूण दोन 
( ०२) दिवसाच्या परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . आर . भद्रे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रकिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . एम . जे . मोहोड , सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोट हे दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१९ च्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१ ९ च्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत व तद्नंतर श्री . पी . के . कापडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अकोट हे दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१९ 
च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत वरील न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी 
स्वरूपाचे काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रकिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती 
एम . डी . ननवरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला ह्यांनी वरील रजेच्या काळात रील 
न्यायालयाचे तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६३ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६६५. 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-७३-२०१९. 


क्रमांक प्र .- ब - २-८३-२०१९. 


श्री . एस. बी . विजयकर , ४ थे दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक १४ फेब्रुवारी , 
२०१९ रोजी एकूण १०७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१९ रोजीची एक (०१ ) दिवसाची वाढीव अर्जित 
रजा मंजुर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . डी . ननवरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक 
२६ फेब्रुवारी , २०१९ रोजी एकूण ८४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक २७ फेब्रुवारी , २०१९ ते दिनांक १ मार्च, २०१९ अशी एकूण 
तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ च्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मार्च २०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूरी करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


२५ 


दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुर करण्यात येत आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . डी . ननवरे , ह्या वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . एम . डी . सैंदाणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . ए . हरणे, ह्या वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापूर्वीदिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती एस . एम . 
बन्सोड , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
तातडीचेदिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६६ . 

आदेश 


दिनांक १३ मार्च २०१ ९ . 


क्रमांक प्र .- ब - २-८९-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-१०१-२०१९. 


श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ 
स्तर), तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक 
४ मार्च, २०१९ रोजी एकूण ३६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक ५ मार्च, २०१९ ते दिनांक ८ मार्च, २०१ ९ अशी एकूण चार 
( ०४) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक ४ मार्च २०१९ महाशिवरात्रीची 
सुट्टी व रजेच्या नंतर दिनांक ९ मार्च २०१९ व दिनांक १० मार्च २०१ ९ दुसरा 
शनिवार व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक ४ मार्च २०१९ ते दिनांक ११ मार्च 
२०१९ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुरी देण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . डी . ननवरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक ४ मार्च 
२०१९ रोजी एकूण ३४ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक ५ मार्च, २०१९ ते दिनांक ८ मार्च, २०१ ९ अशी एकूण चार (०४ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजुरी करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील. 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
असत्या . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . डी . ननवरे , ह्या वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एस . ए. ठाकरे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर) तथा 
अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहतील . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एम . डी . सैंदाणे , 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहीले . 


दिनांक २ मार्च २०१९ . 


दिनांक १४ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ६६७. 

आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ६६९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-१००-२०१९. 


क्रमांक प्र .- ब - २-११०-२०१९. 


श्रीमती एस . ए . हरणे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( कनिष्ठ स्तर ), 
तथा न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला यांच्या खाती दिनांक ६ मार्च, 
२०१९ रोजी एकूण १३ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक ७ मार्च, २०१ ९ ते दिनांक ८ मार्च, २०१९ अशी एकूण दोन ( ०२ ) 


श्री . एम डी . सैंदाणे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, अकोला त्यांच्या खाती दिनांक १७-०३-२०१९ 
रोजी एकूण ८२ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 


अ .- एक-७ ( १५१४ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६७१ . 

BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL 


दिनांक १८-०३-२०१९ ते दिनांक २०-०३-२०१९ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक २१-०३-२०१९ होळी ( दुसरा 
दिवस ) ची सुट्टी जोडून दिनांक १७-०३-२०१९ रोजीच्या लोक - अदालत 
संपल्यानंर पासून ते दिनांक २२-०३-२०१९ च्या कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


SESSIONS JUDGE 


ORDER 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श्री . पी . आर . वागडोळे हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


No.B2( 1 )-ADMN-75-2019. 

Smt. K.F.M. Khan , Civil Judge (Sr. Dn.), Pusad , is 
granted earned leave for 7 days w.e.f. 2nd February 2019 
to 8th February 2019 and permission to suffix holydays 
falling on 9th February 2019 and 10th February 2019 , with 
permission to leave head quarters from 1st February 2019 
A.O.H. to 11th February 2019B.O.H. 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती एम . डी . ननवरे , ५ वे सह . दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी, अकोला ह्या वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहतील . 


दिनांक १८ मार्च २०१९ . 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri M. M. Varma, Joint Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad , 
duiring the above is perid . 

On return from leave , Smt. K. F. M. Khan , Civil Judge 
( Sr. Dn .), Pusad , is re - posted to her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Smt. K. F. M. Khan ,would have contin 
ued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad ,had she not 
proceeded on leave during the above period . 
Date : 4th February 2019 . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६७० . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २-११५-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६७२ . 


ORDER 


श्रीमती एच . ए . अंसारी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला त्याच्या खाती दिनांक १३-०३ 
२०१९ रोजी एकुण १७२ दिवसाची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे. त्यांना 
दिनांक १४-०३-२०१९ ते दिनांक १६-०३-२०१९ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा व रजेच्या नंतर दिनांक १७-०३-२०१९ रविवारची 
सुट्टी जोडून कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


No.B2( 1 )-ADMN- 76-2019. 

Smt. R.D. Punse , Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) & J.M.F.C., 
Yavatmal, is granted earned leave for three days from 
6th February 2019 to 8th February 2019 with permission 
to leave head quarters on 5th February 2019 A.O.H. 
to 11 " February 2019B.O.H. 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एच . ए. अंसारी , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


No locum tenens is necessary . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व.स्तर ) तथा 
अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी काम पाहिले . 


The charge of her Court and office is kept as under : 

( 1 ) From5th February 2019 A.O.H. to 9th February 
2019 B.O.H. and 10th February 2019 A. O. H. to 
11th February 2019 B.O.H. is kept with Smt. 
C.M.Dhabhale , 2nd Jt . C.J.J.D. & J.M.F.C., Yavatmal. 

(2 ) From 9th February 2019 B.O.H. to 10th February 
2019 A.O.H. is kept with Shri P.S. Girgaonkar, 9th Jt. 
Civil Judge (Jr. Dn.) & J.M.F.C., Yavatmal. 

On return from leave, Smt. R.D. Punse , Jt. Civil Judge 
( Jr.Dn.) & J.M.F.C., Yavatmal, is re-posted to her former 
post. 


अकोला : 
दिनांक २० मार्च २०१ ९ . 


श्रीमती एम . आय . 

आरलैंड 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , 

अकोला. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५ -मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १ ९ ४१ 


२७ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Smt. R.D. Punse, would have continued 
to officiate as Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & J.M.F.C , Yavatmal, 
had she not proceeded on leave during the above period . 
Date 6th February 2019 . 


Certified undernote 2 ofRule 39 (2 )(b ) of M.C.S. ( Pay) 
Rules, 1981 that Shri R. B. Hanwate would have contin 
ued to officiate as Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F.C., 
Mahagaon , had he not proceeded on leave during the 
above period . 


Date 7th February 2019 . 


ITT 9 (37. f . 9.) H. STI . 7. , 31. 55. & 03 . 

ORDER 


HTI 9 (37. fq . g.) 7. 911. 27., 37. 55. & 94 . 

ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN -77-2019. 


No. B2( 1)-ADMN-81-2019. 


Ms. M.M. Dhanraj , 5th Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. 
F. C., Pusad is granted earned leave for 3 days w.e.f. 
6th February 2019 to 8th February 2019 with permission 
to leave head quarters from 5th February 2019 A.O.H. to 
11th February 2019 B.O.H. 


Shri R. R. Raut, Civil Judge (Sr. Dn.), Yavatmal is 
granted earned leave for 02 days w.e.f. 11th February 
2019 to 12th February 2019 with permission to leave head 
quarters from gth February 2019 A.O.H.to 13th February 
2019 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri A. H. Bajad , 6th Jt. Civil Judge (Jr. Dn.) & J. M. F. C., 
Pusad , duing the above period . 

On return from leave Ms. M.M.Dhanraj, 5th Civil Judge 
( Jr. Dn.) & J. M. F. C., Pusad , is re -posted to her former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules, 1981 thatMs. M.M.Dhanraj would have continued 
to officiate as 5th Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F., Pusad , 
had she notproceeded on leave during the above period . 


The charge of his Court and office is kept with 
ShriC.L. Deshpande , Jt. Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal 
duing the above period . 

On return from leave Shri R. R. Raut, Civil Judge 
( Sr. Dn .), Yavatmal is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 ) (b ) of M.C.S. ( Pay) 
Rules, 1981 that Shri R. R. Rautwould have continued to 
officiate as Civil Judge (Sr. Dn.), Yavatmal had he not 
proceeded on leave during the above period . 


HTT 9 (37. . 9.) 7. STI. 7. , 37. 55. &08 . 

ORDER 


HTI 9 (37. fq . 5.) 7. 9. 27., 37. . & & . 

ORDER 


No.B2 ( 1 )-ADMN - 78-2019. 


No. B2 ( 1) -ADMN -82-2019. 


Shri R. B. Hanwate, Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Mahagaon is granted earned leave for 4 days w.e.f. 
5th February 2019 to 8th February 2019 with permission 
to leave head quarters from 4th February 2019 A.O.H. to 
11th February 2019 B.O.H. 


Smt. J. M.Kakade , Civil Judge (Jr. Dn.) & J. M. F. C., 
Babhulgaon is granted earned leave for 03 days w.e.f. 
11th February 2019 to 13th February 2019 with permission 
to leave head quarters from 8th February 2019 A.O.H. to 
14th February 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenens was necessary. 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri S. S. Tondchire , 2nd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M.F. 
C., Umarkhed , duing the above period . 

On return from leave Shri R. B.Hanwate , Civil Judge 
( Jr.Dn ) & J.M.F. C.,Mahagaon is re-posted to his former 
post. 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri R. U. Ingle , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Yavatmalduing the above period . 

On return from leave Smt. J. M.Kakade, Civil Judge 
(Jr. Dn .) & J. M. F. C., Babhulgaon is re - posted to her 
former post. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)(b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Smt. J. M. Kakade would have 
continued to officiate as Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F.C ,, 
Babhulgaon had she not proceeded on leave during the 
above period . 


On return from leave Shri A. H.Bajad ,6th Jt.Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J. M. F. C., Pusad is re -posted to his former 
post. 

Certified undernote 2 of Rule 39( 2) (b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Shri A. H. Bajad would have continued to 
officiate as 6th Jt.Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M. F. C., Pusad 
had he not proceeded on leave during the above period . 


HTI 9 ( 31. fq . g.) 7. III. 21., 37. 55. & 00 . 

ORDER 


Date 12th February 2019 . 


No. B2 ( 1)-ADMN -83-2019. 


ITT 9 (37. fq . 9.) H. SI . PI., 31. 55. & 08 . 

ORDER 


Shri P. P. Thakur, 4th Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. 
C., Pusad is granted earned leave for 02 days w.e.f. 
7th February 2019 to 8th February 2019 with permission 
to leave head quarters from 7th February 2019 to 
11th February 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No. B2 ( 1) -ADMN -89-2019. 

Shri M. B. Sontakke , 2nd Jt.Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M. 
F. C., Pusad is granted earned leave for 02 days w.e.f. 
14th February 2019 to 15th February 2019 with permission 
to leave head quarters from 13th February 2019 A.H.O. to 
16th February 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A. H. Bajad , 6th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) & J. M. F. C., 
Pusad duing the above period. 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Shri P. P. Thakur, 4th Jt.Civil Judge 
(Jr. Dn.) & J. M. F. C., Pusad is re -posted to his former 
post. 


Certified under note 2 of Rule 39 (2 )(b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri P. P. Thakur would have 
continued to officiate as 4th Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. 
C., Pusad had he not proceeded on leave during the above 
period . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri V.M.Deshmukh , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M. F. 
C., Pusad duing the above period . 

On return from leave Shri M. B. Sontakke, 2nd Jt.Civil 
Judge (Ur. Dn.) & J. M. F. C., Pusad is re -posted to his 
former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri M. B. Sontakke would have contin 
ued to officiate as 2nd Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Pusad had he notproceeded on leave during the above 
period . 
Date : 15th February 2019 . 


Date gth February 2019 . 


HTT 9 (37. W. g .), H. 91. PT., 37. 55. &UC . 

ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN -84-2019. 


HTT 9 ( 37. fq . g .), 4. 9. 21., 37. 55. & co . 

ORDER 


No. B2 ( 1) -ADMN - 100-2019. 


Shri A.H.Bajad ,6th Jt , Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. 
C., Pusad is granted earned leave for 02 days i.e. 
on 11th February 2019 and 12th February 2019 with per 
mission to leave head quarters from 11 th February 2019 
to 13th February 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


Smt. S. S. Jadhav, Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Umarkhed is granted earned leave for 02 days w.e.f. 
25th February 2019 to 26th February 2019 with permission 
to prefix holidays falling on 23rd February 2019 & 
24th February 2019 with permission to leave head quar 
ters from 22nd February 2019 A.H.O. to 27th February 
2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri A. S. Shinde, 7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn.) & J.M.F. C., 
Pusad duing the above period . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


२ ९ 


No locum tenens is necessary . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri S. S. Tat, Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Umarkhed duiring the above period . 

On return from leave Smt. S. S. Jadhav , Civil Judge 
( Jr. Dn .) & J. M. F. C., Umarkhed is re -posted to her 
former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)( b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Smt. S. S. Jadhavwould have continued 
to officiate as Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., Umarkhed 
had she not proceeded on leave during the above period . 


The charge of her Court and office is kept 
with Shri P. S. Girgaonkar, 9th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & 
J. M. F. C., Yavatmal duing the above period . 


On return from leave Smt. S. M. Mane, 10th Jt.Civil 
Judge ( Jr. Dn .) & J. M. F. C., Yavatmal is re -posted to 
her former post. 


Date 22nd February, 2019 . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2) (b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Smt. S. M.Mane would have continued 
to officiate as 10th Jt.Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Yavatmalhad she notproceeded on leave during the above 
period . 


HTT 9 ( 31. f . g .) H. 21. 27., 31. 55.869. 

ORDER 


Date 27th February , 2019 . 


No.B2 ( 1 )-ADMN - 104-2019.— 


ITT 9 ( 37. fq . 7.) H. 9. 21., 37. $ .& C3 . 


Ms. M. M. Dhanraj, 5th Jt.Civil Judge ( Jr. Dn.) & 
J. M. F. C., Pusad is granted earned leave for 3 days 
w.e.f. 26th February 2019 to 28th February 2019 with per 
mission to leave head quarters from 25th February 
2019 A.O.H. to 1st March 2019 B.O.H. 


ORDER 


No.B2 ( 1 )-ADMN - 114-2019. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


Ms. C. M. Dhabale , 2nd Jt.Civil Judge (Jr. Dn.) & 
J. M. F. C., Yavatmal is granted Earn leave for 2 days 
w.e.f.5th March 2019 to 6th March 2019 with permission to 
leave head quarters from 2nd March 2019 A. O.H.to 7th 
March 2019 B.O.H. 


No locum tenens is necessary. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri A. H. Bajad , 6th Jt. Civil Judge ( Jr. Dn.) & J. M. F. C., 
Pusad , during the above period . 

On return from leave Ms. M. M. Dhanraj , 5th Jt.Civil 
Judge (Jr. Dn.) & J. M. F. C., Pusad , is re -posted to her 
former post. 

Certified under note 2 ofRule 39 ( 2 )( b ) ofM.C.S. (Pay) 
Rules, 1981 that Ms. M.M.Dhanrajwould have continued 
to officiate as 5th Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M.F.C., Pusad , 
had she notproceeded on leave during the above period . 


The charge of her Court and office is kept as under:-- 
from 2nd March 2019 A. O. H. to 5th March 2019 with 
Smt. R. D. Punse , Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Yavatmal from 5th March 2019 to 7th March 2019 BOH . 
with Ms. G. N.Bagrodiya , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M. F. C., Yavatmal. 


HTI 9 (37. f . g.) 7. TIT. P7., 37. 55. & ( 2 . 

ORDER 


On return from leave Ms. C. M.Dhabale , 2nd Jt. Civil 
Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., Yavatmal is re -posted to 
her formerpost. 


No. B2 (1 )-ADMN - 105-2019. 


Smt. S. M.Mane, 10th Jt.Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M. F. C., Yavatmal is granted earned leave for 3 days 
w.e.f. 28th February 2019 to 2ndMarch 2019 and permis 
sion to suffix holiday falling on 3rd March 2019 with per 
mission to leave head quarters from 27th February 2019 
A.H.O. to 4th March 2019 B.O.H. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)( b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 thatMs. C.M.Dhabale would have continued 
to officiate as 2nd Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Yavatmalhad she not proceeded on leave during the above 
period . 


Date 5th March , 2019 . 


31. – 5ch - C ( 9498 ). 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


ITT 9 (37. fq . 5.) 7. 9. 27., 37. 55. & C8 . 


HTT 9 ( 37. fq . 5. ) 7. TIT. 27., 37. 55. & C & . 

ORDER 


ORDER 


No. B2 ( 1)-ADMN - 115-2019. 


Smt. Y. R. Mukkanwar, 2nd Jt.Civil Judge (Sr. Dn .) , 
Yavatmal is granted Earned leave for 3 days w.e.f. 
5th March 2019 to 7th March 2019 . 


No. B2( 1)-ADMN - 117-2019. 

Shri V. A. Deshmukh , 3rd Jt.Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M. F. C., Pusad is granted Earned leave for 2 days 
w.e.f. 7th March 2019 to gth March 2019 with permission to 
leave head quarters from 6th March 2019 A. O. H. to 11th 
March 2019 B. O. H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri S. H.Gaherwar, 3rd Jt. Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal 
during the above period . 


On return from leave Smt. Y. R.Mukkanwar, 2nd Jt.Civil 
Judge (Sr. Dn .), Yavatmal is re -posted to her former post. 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) (b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Smt. Y. R. Mukkanwar would have 
continued to officiate as 2nd Jt.Civil Judge (Sr. Dn .), Yavatmal 
had she notproceeded on leave during the above period . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri P. P. Thakur, 4th Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., 
Pusad during the above period . 

On return from leave Shri V. A. Deshmukh , 3rd Jt.Civil 
Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., Pusad is re -posted to his 
former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2)(b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Shri V. A. Deshmukh would have 
continued to officiate as 3rd Jt.Civil Judge ( Jr. Dn .) & J.M. 
F. C., Pusad had he not proceeded on leave during the 
above period . 


Date 6th March , 2019 . 


ITT 9 ( 37. f . 9.) H. 9. 27. , 37. 55. & c4 . 


ITT 9 ( 37. f . 9. ) 4. 9. 27. , 37. 55. & CU . 

ORDER 


ORDER 


No. B2 (1) -ADMN - 116-2019. 


Smt. K.F.M. Khan , Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad, is 
granted Earned leave for 3 days w.e.f. 6th March 2019 to 
8th March 2019 and permission to suffix holydays falling 
on 9th March 2019 and 10th March 2019 , with permission 
to leave head quarters from 5th March 2019 A.O.H. to 
11th March 2019 B.O.H. 


No. B2 (1) -ADMN - 118-2019. 

Shri Y. K. Rahangadale , Civil Judge (Sr. Dn .), Kelapur 
is granted earned leave for 3 days w.e.f. 14thMarch 2019 
to 16th March 2019 with permission to leave head 
quarters from 13th March 2019 A. O. H. till before Lok 
Adalat to be held on 17th March 2019 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


No locum tenens is necessary . 


The charge of her Court and office is kept with 
Shri M. M. Varma, Joint Civil Judge (Sr. Dn .), Pusad , 
during the above period . 


On return from leave , Smt. K. F.M. Khan , Civil Judge 
( Sr. Dn .), Pusad , is re -posted to her former post. 


The charge ofhis Court and office is kept as under :-- 

For special matters : with Shri S. K. Tikhile , 
District Judge - 1 & A. S. J., Kelapur. 

For ordinary & office matters : with Smt. S. S. 
Bajaj, Jt. Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., Kelapur. 

On return from leave Shri . Y. K. Rahangadale , Civil 
Judge (Sr. Dn.),Kelapur is re -posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2) (b ) ofM.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Shri. Y. K. Rahangadale would have 
continued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn .), Kelapur had 
he not proceeded on leave during the above period . 


Certified under note 2 of Rule 39 (2)(b ) of M.C.S. (Pay ) 
Rules , 1981 that Smt. K. F. M. Khan , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge (Sr. Dn.), Pusad , had she not 
proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


39 


HTT 9 ( 31. fq . y .) 7. SIT. 27., 37. 55.880 . 
BY INCHARGE DISTRICT JNUDGE AND ADDITIONAL 

SEASION JUDGE 


ORDER 


HTI 9 (37. fq . g.) 7. 9. 1., 34. 55. & cc . 

ORDER 
No. B2( 1 )-ADMN - 119-2019. 

Shri R. B. Hanwate , Civil Judge (Jr. Dn.) & J. M. F. C., 
Mahagaon is granted Earned leave for 4 days w.e.f. 
11th March 2019 to 14th March 2019 with permission to 
leave head quarters from gth March 2019 A.O.H. to 
15th March 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri S. S. Tondchire , 2nd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn. ) & 
J. M. F. C., Umarkhed , during the above period . 

On return from leave Shri R. B. Hanwate, Civil Judge 
( Jr.Dn) & J. M. F. C., Mahagaon is re -posted to his former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39( 2 ) (b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri R. B.Hanwate would have contin 
ued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn .) & J. M. F.C., 
Mahagaon , had he not proceeded on leave during the 
above period . 


No. B2 ( 1) -ADMN - 125-2019. 

Ku . C. M. Dhabale , 2nd Jt.Civil Judge ( Jr. Dn.) & 
J. M. F. C., Yavatmal is granted Ex-post facto Earned 
leave for two days w.e.f. 7th March 2019 to 8th March 
2019 with permission to leave head quarters till B.O.H. 
of 11th March 2019 which is already granted to her vide this 
office order No.B -2 (1)-Admn.-114-2019 , dated 5thMarch 2019 . 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Ms. G. N. Bagrodiya , 3rd Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M. F. C., Yavatmal during the above period . 

On return from leave Ku.. C.M. Dhabale , 2nd Jt.Civil 
Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. C., Yavatmal is re - posted to 
her former post. 

Certified under note 2 of Rule 39 (2 )(b ) of M.C.S. ( Pay) 
Rules , 1981 that Ku .. C. M. Dhabale would have contin 
ued to officiate as 2nd Civil Judge (Jr. Dn.) & J. M. F. C., 
Yavatmalhad she not proceeded on leave during the above 
period . 
Date 12th March , 2019 . 


Date 7th March , 2019 . 


ITT 9 (37. fq . 9.) 7. II . PI., 37. 5. & C8 . 

ORDER 


No. B2 ( 1 ) -ADMN - 131-2019. 


Shri S. P. Kekan , Jt . Civil Judge (Sr. Dn .), Darwha is 
granted Earned leave for 2 days w.e.f. 15th March 2019 
to 16th March 2019 with permission to leave head quar 
ters from 14th March 2019 A.O.H. to 18th March 2019 
B.O.H. 

Necessary note be taken in his original service book 
and leave account. 


No locum tenens is necessary . 


The charge of his Court and office is kept with 
Shri T. T.Aglave , Civil Judge ( Sr. Dn .)Darwha , during the 
above period. 

On return from leave Shri S.P.Kekan , Jt. Civil Judge 
( Sr.Dn ), Darwha is re - posted to his former post. 

Certified under note 2 of Rule 39( 2 ) ( b ) ofM.C.S. (Pay ) 
Rules, 1981 that Shri S. P. Kekan would have continued 
to officiate as Jt . Civil Judge (Sr. Dn .), Darwha had he not 
proceeded on leave during the above period . 


HTT 9 (37. f . 9.) 7. STI. 7. , 37. $5. & 89 . 

ORDER 
No. B2( 1 ) -ADMN - 126-2019. 

Smt. R. D. Punse , Jt. Civil Judge ( Jr. Dn .) & 
J. M. F. C., Yavatmal, is granted Earned leave for three 
days w.e.f. 14th March 2019 to 16th March 2019 with 
permission to leave head quarters on 13th March 2019 
A.O.H. to 18thMarch 2019 B.O.H. 

Necessary note be taken in her original service book 
and leave account. 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Smt.. C.M.Dhabale , 2nd Jt.Civil Judge (Jr. Dn .) & J. M. F. 
C., Yavatmalduring the above period . 

On return from leave , Smt. R.D. Punse , Jt. Civil Judge 
(Jr.Dn.) & J.M.F.C., Yavatmal, is re -posted to her former 
post. 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2)(b ) of M.C.S. (Pay) 
Rules , 1981 that Smt. R.D. Punse , would have continued 
to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn.) & J.M.F.C , Yavatmal, 
had she not proceeded on leave during the above pe 
riod . 

( Illegible ), 

Incharge District Judge - 1 & 
Yavatmal : 

Additional Session Judge , 
Date : 13th March , 2019 . 

Yavatmal. 


Yavatmal : 
Date : 15th March , 2019 . 


T. S. AKALI, 
District Judge - 1 & A. S. J., 

Yavatmal. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 


३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे,किंवा तयार करणे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६९ २ . 

जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
संदर्भ : पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा 
का.व.सु.- प्रतिबंधक-२०१९ -५४० ,दिनांक ०७-०२-२०१९ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) अन्वये 

आदेश लागू करणेबाबत 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे 


५. वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे, अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धेक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने, पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू 
तयार करणेकिंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


१. अंत्ययात्रा 


२. धार्मिकविधी / धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा / सामाजिक 
सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे | रंगमंच इत्यादी 


क्रमांक कक्ष -८ - अ.का. ( गृह )-कावि- १८०-२०१९. 

ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१ ९ पासून नाथनंगे 
महाराज संस्थानचे वतीने श्री . क्षेत्र डव्हा येथे यात्रा उत्सवास सुरुवात 
झालेली आहे . वाशिम जिल्ह्यात दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ( तारखेनुसार) साजरी करण्यात येणार 
आहे . त्यानिमित्त जिल्ह्यात विविध ठिकाणी मिरवणुकीचे आयोजन 
करण्यात येणार आहे. दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पासून श्री 
क्षेत्र काळामाळा येथे अवलिया महाराज यात्रा उत्सवास सुरुवात होत 
आहे . दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पासून HSC परीक्षा सुरु 
होणार आहेत . दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ ते २१ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत 
पो.स्टे . कारंजा शहर अंतर्गत शैलगमन यात्रा मिरवणूकीचे आयोजन 
करण्यात आले आहे व महाप्रसादाचा कार्यक्रम होणार आहे तसेच दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१९ पासून बिरबलनाथ यात्रा महोत्सवास सुरुवात होणार 
आहे. तसेच वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून जिल्ह्यात 
मागील काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रीया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात धनगर आरक्षण, मुस्लीम 
आरक्षण मागणीसाठी सुद्धा आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही तसेच शेतकरी कर्जमाफी , वाढती महागाई , गारपीटग्रस्तांना नुकसान 
भरपाई तसेच तुरीचे व हरभ-याचे थकीत चुकारे ( पैसे ) इत्यादी मागण्या 
संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने 
सतत मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलने होत आहेत . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि 
सण - उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशिल आहे . तरी जिल्ह्यात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम 
राहावी, याकरीता दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००.०१ पासून 

ते 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे पर्यंत कलम ३७ ( १ ) 
( ३ ) मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत होण्यास पोलीस 
अधिक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे; 

त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हा दंडाधिकारी, 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून, मु . पो . अॅक्ट लागू करण्याचे 
आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे . 


५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस ठरवून दिलेले आठवडी 


बाजार 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) 
( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
रोजीचे ००.०१ वाजता पासून ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे 
२४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील. 


, 


उपविभागीय दंडाधिकारी , वाशिम / मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधुन समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका -यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर 

लावून 

तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक 
वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष 
कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 


दिनांक १२ फेब्रुवारी , २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १ , २०१९ / वैशाख ५-११, शके १९ ४१ 


३३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ ३ . 


४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे 
बिभत्स प्रदर्शन करणे . 


संदर्भ : अपर पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र 
क्र.जिविशा- का.व.सु.-प्रतिबंधक -२०१९ -७९९ , दिनांक २०-०२-१९ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३) अन्वये 

आदेश लागू 

करणेबाबत 


५. वाद्य वाजविणे,किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे , अशा प्राधीकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 
येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, सोंग आणने , पत्ते खेळणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू 
तयार करणे किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार प्रचार करणे. 


क्रमांक कक्ष- ८- अ.का . ( गृह)-कावि -२६१-२०१९. 


मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश खालील 
बाबींकरिता लागू राहणार नाहीत . 


१. अंत्ययात्रा 


२. धार्मिकविधी / धार्मिक मिरवणूक / लग्नविधी सोहळा | सामाजिक 


सण इ . 


३. शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 


ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्यात दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पासून 
ते दिनांक २२ मार्च २०१९ रोजी पर्यंत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शालांत परिक्षा घेण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक ०४ मार्च २०१ ९ रोजी 
जिल्ह्यात हिंदुधर्मीयांचा महाशिवरात्री सण साजरा होणार आहे. त्यानिमित्त 
जिल्ह्यात विविध ठिकाणी यात्रा/मिरवणुकीचे आयोजन करण्यात येणार 
आहे. वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून जिल्ह्यात मागील 
काळात घडलेल्या जातीय घटनाच्या प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात धनगर आरक्षण , मुस्लीम 
आरक्षण मागणीसाठी सुध्दा आंदोलन होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही तसेच शेतकरी कर्जमाफी, वाढती महागाई , गारपीटग्रस्तांना नुकसान 
भरपाई तसेच तुरीचे व हरभ- याचे थकीत चुकारे ( पैसे) ईत्यादी मागण्या 
संदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने 
सतत मोर्चे, धरणे , आमरण उपोषणे , आत्मदहन , रास्ता रोको ईत्यादी 
प्रकारचे आंदोलने होत आहेत . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण 
उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे तरी जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि शांतता व सुव्यवस्था कायम 
राहावी , याकरीता दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००.०१ पासून ते 
दिनांक १३ मार्च २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
मु . पो . अॅक्ट नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमीत होण्यास पोलीस 
अधीक्षक , वाशिम यांनी संदर्भिय पत्रान्वये विनंती केली आहे; 


४. सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृहे / रंगमंच इत्यादी 


५. विभिन्न भागामध्ये निश्चित दिवस 

ठरवून 

दिलेले आठवडी 


बाजार 


उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) 
( ३) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजीचे ००.०१ वाजता पासून ते दिनांक १३ मार्च २०१९ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३ ) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन मी , जिल्हा दंडाधिकारी , 
वाशिम उक्त आदेशाच्या अधीन राहून , मु . पो . अॅक्ट 
आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 
संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरिता मनाई करण्यात आली 
आहे 


लागू करण्याचे 


उपविभागीय दंडाधिकारी, वाशिम / मंगरुळपीर / कारंजा यांना उपरोक्त 
आदेशामधुन समोचित प्रकरणामध्ये त्यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानिक 
पोलीस अधिका -यांशी सल्लामसलत करुन सुट देण्याचे अधिकार याद्वारे 
प्रदान करण्यात येत आहेत . प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच 
ड्रम वाजवून तसेच तहसिल कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद 
कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात 
येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरुप 
योग्य कारण असेल व तसे करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा 
परिस्थितीत याबाबत कोणतेही आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय करुन आदेश लागू करण्यास उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक 
वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष 
कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या नेमणूका कराव्यात . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , लाठ्या 
किंवा काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे. 


२. कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास. 


३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे, जमा करणे , किंवा 
तयार करणे. 


वाशिम : 
दिनांक १ मार्च २०१ ९ . 


हृषीकेश मोडक , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम . 


अ .- एक - ९ (१५१४ ) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ ९ ४ . 

वाचा : पोलीस अधीक्षक , यवतमाळ यांचेकडील कार्यालयीन पत्र क्र . 
जिविशा -प्रतिआदेश -११९२-२०१९ , दिनांक ११-०३-२०१९ . 

आदेश 


क्रमांक - गृहशाखा - डेस्क - १२- कावि-४७९ -२०१ ९. 

उपरोक्त वाचान्वये दिनांक २० मार्च २०१९ रोजी होळी व दिनांक 
२१ मार्च २०१९ रोजी धुलीवंदन तसेच दिनांक २३ मार्च २०१९ रोजी 
शिवजयंती निमित्त सर्वत्र शोभायात्रा व मिरवणुका चे आयोजन करण्यात 
आले आहे. तसेच आगामी लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्या असल्यामुळे 
विविध राजकीय पक्ष, कामगार , कर्मचारी , शेतकरी संघटना यांचे कडून 
त्यांच्या विविध मागण्या करीता धरणे , मोर्चा, उपोषणे , ई . प्रकारचे 
आंदोलन करण्याची शक्यता आहे . तरी वरील काळात यवतमाळ जिल्ह्यात 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्याच्या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक आदेश 
लागू करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३) 
अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , अजय गुल्हाने, जिल्हादंडाधिकारी, 
यवतमाळ याद्वारे आदेशीत करतो की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या 
कर्मचा- याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा 
त्यांच्याजवळ. 

१. शस्त्र , काठी, तलवार ,बंदुका बाळगणार नाहीत . 
२. लाठ्या, काठ्या किंवा शारीरीक इजा होण्यास ज्या कारणीभूत 
ठरतील व सहज हाताळता येतील अशी कुठलीही वस्तु जवळ बाळगणार 
नाहीत . 


परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाही . या 
आदेशामधून विशेषरित्या मिरवणुका/ कार्यक्रम यांना ( शासकीय / 
निमशासकीय कर्मचारी यांचे धरणे / आंदोलन इ. वगळता) सुट देण्याचे 
अधिकार संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस स्टेशन अधिकारी यांनी 
देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. 

ज्या शासकीय/निमशासकीय कर्मचा- यांना धरणे/ आंदोलन/निदर्शने 
करावयाचे असेल व त्याकरीता ५ पेक्षा अधिक संख्येने जमावयाचे 
असल्यास त्याकरीता अधीक्षक , यवतमाळ यांची पुर्व परवानगी घेणे 
आवश्यक राहील . त्यांना अशी परवानगी मागणारा अर्ज धरणे/ 
आंदोलन/निदर्शने करावयाच्या दिनांकाच्या किमान १० दिवस अगोदर 
सादर करणे बंधनकारक असेल. 

सदरील आदेश मी यवतमाळ जिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागु करीत 
आहे. सदरचा आदेश दिनांक १२-०३-२०१९ चे ००.०१ वा . 
( मध्यरात्रीपासून) ते दिनांक २६-०३-२०१९ चे २४.०० वा . (मध्यरात्री 
पर्यंत) अंमलात राहतील. हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे 
या आदेशाची प्रसिध्दी दवंडीद्वारे / ध्वनीक्षेपकाद्वारे तसेच इतर सर्व 
प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी. तसेच सदर आदेश सर्व 
उपजिल्हाधिकारी/ तहसिलदार/पोलीस स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटिस 
बोर्डावर लावून 

प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
हे आदेश दिनांक ११-०३-२०१९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहे. 


यवतमाळ : 
दिनाक ११ मार्च २०१९ . 


अजय गुल्हाने , 
जिल्हादंडाधिकारी , यवतमाळ. 


३. कोणतेही क्षारक पदार्थ व स्फोटक द्रव्य बाळगणार नाहीत . 
४. दगड, क्षेपणीक उपकरणे किंवा ब्लास्टींग किंवा प्रवर्तक 
क्षेपणास्त्रे गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार नाहीत . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ६ ९ ५ . 

पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये 

आदेश 


५. आवेशी भाषणे / अंगविक्षेप/विटंबनात्मक नकला करणार नाही . 
सभ्यता व नितीमत्तेला बाधा येईल किंवा ज्यामुळे जिल्ह्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे, निशाणी , घोषणा 
अशी कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत किंवा ठेवणार नाहीत . 
व्यक्तीच्या किंवा शवांच्या किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
नाहीत . 


६. व्यक्तींच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखावण्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 
नाहीत . 


क्रमांक -जि.वि.शा.- कलम ३६ अन्वये आदेश -८६५-२०१९. 
( १) दिनांक २५-०२-२०१९ रोजी श्री . संत गजानन महाराज प्रकटदिन 
उत्सव , ( २) दिनांक ०४-०३-२०१९ रोजी महाशिवरात्री उत्सव जिल्ह्यात 
सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे. 

वरील उत्सवाचे काळात अकोला जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राहण्यासाठी मी , एम . राकेश कलासागर , पोलीस अधीक्षक , 
अकोला, मला कलम-३६ मुंबई पोलीस अधिनियमानुसार प्राप्त असलेल्या 
अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपनिरीक्षक व त्यांचेपेक्षा 
वरील दर्जाचे अधिका- यांना दिनांक २४-०२-२०१९ चे ००.०० वा . पासुन 
ते दिनांक ०५-०३-२०१९ चे २४.०० चा पर्यंत खालील अधिकार प्रदान 
करीत आहे . 


तसेच ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७(१ )( ३) यवतमाळ 
जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तीस सार्वजनिक ठिकाणी व 
रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 

आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , प्रस्तुत आदेश कामावरील 
कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर कोणतेही शासकीय कर्तव्यावर 
कार्यरत शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा , 
धार्मीक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या 


१. रस्त्यावरुन जाणा - या मिरवणूकातील किंवा जमावातील 
लोक अशा रितीने चालतील त्यांची वर्तणूक कशी असावी ? याविषयी 
निर्देश देणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१ ९/ वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


३५ 


२. मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे 
आसपास , उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक 
जागीकिंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दीहोणार असेल 
किंवा अडथळा निर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी 
अडथळा होवू न देणे . 


त्यापेक्षा वरीष्ठ अधिकारी यांना दिनांक १८-०३-२०१९ चे २४.०० वा . 
पासुन ते दिनांक २५-०३-२०१९ चे २४.०० वा पर्यंत खालील अधिकार 
प्रदान करीत आहे. 


१. रस्त्यावरुन जाणा- या मिरवणूकातील किंवा जमावातील लोक 
कशा रितीने चालतील त्यांची वर्तणूक कशी असावी ? याविषयी निर्देश 
देणे . 


३. अशा कोणत्याही मिरवणूका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा त्या 
मार्गाने जावू नयेत ते विहीत करणे . 


४. सर्व रस्त्यावर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे, 
कपडे धुण्याचे, उतरण्याची ठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर 
सार्वजनिक किंवा लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व 
सुव्यवस्था 


२. मिरवणुकीच्या व जमावाच्या प्रसंगी उपासनेच्या सर्व जागेचे 
आसपास , उपासनेच्या वेळी व कोणत्याही रस्त्याने किंवा सार्वजनिक 
जागीकिंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी गर्दी होणार असेल किंवा 
अडथळा निर्माण होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी अडथळा होवू न 
देणे . 


राखणे . 


३. अशा कोणत्याही मिरवणूका ज्या मार्गाने जाव्यात किंवा ज्या 
मार्गाने जावू नयेत ते विहीत करणे . 


५. कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाण्याचेकिंवा ढोल , ताशे,शिट्ट्या व इतर 
कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरे नियम तयार करणे व त्यावर नियंत्रण 
ठेवणे. 


४. सर्व रस्त्यावर व नद्यांचे घाटावर आणि सार्वजनिक स्नानाचे, 
कपडे धुण्याचे, उतरण्याची ठिकाणी जागेमध्ये देवालय किंवा इतर सार्वजनिक 
किंवा लोकांच्या जाण्या - येण्याच्या जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे. 


६. कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक 
उपहाराच्या ( अतिथीगृहाच्या ) जागेत ध्वनीक्षेपकाचा ( लाऊडस्पीकर ) 
उपयोग करण्याचेनियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे. 


५. कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ 
वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाण्याचेकिंवा ढोल , ताशे,शिट्ट्या व इतर 
कर्कश वाद्य वाजविणे वगैरे बाबत नियम तयार करणे व त्यावर नियंत्रण 
ठेवणे. 


७. सक्षम अधिका- यांनी ह्या अधिनियमाचे कलम ३३,३६ , ३७ ते 
४० , ४२, ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन 
असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन 
केल्यास मुंबई पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
राहील . 


६. कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा सार्वजनिक 
उपहाराच्या ( अतिथीगृहाच्या) जागेत ध्वनीक्षेपकाचा ( लाऊडस्पीकर) उपयोग 
करण्याचेनियम करणे व त्यावर नियंत्रण करणे. 


दिनांक : २० फेब्रुवारी, २०१ ९ . 


७. सक्षम अधिका - यांनी या अधिनियमाचे कलम ३३,३६ , ३७ ते ४० , 
४२, ४३ व ४५ अन्वये केलेल्या कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व 
त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे . 


वरील आदेशाचे कोणत्याही इसमाने कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन 
केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १३४ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
राहील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ ९६ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३६ अन्वये 


आदेश 


अकोला : 
दिनांक २१ फेब्रुवारी , २०१९ . 


एम . राकेश कलासागर , 
पोलीस अधीक्षक , अकोला . 


क्रमांक -जि.वि.शा.होळी-धुलीवंदन-शिवजयंती उत्सव-९८५-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६९ ७ . 


उपरोक्त आदेशान्वये अकोला जिल्ह्यात दिनांक २०-०३-२०१९ रोजी 
होळी व दिनांक २१-०३-२०१९ धुलीवंदन आणि दिनांक २३-०३-२०१९ रोजी 
श्री . छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती (तिथीनुसार ) हे उत्सव अकोला 
शहरात व जिल्ह्यात मोठ्या उत्साहाने साजरे करण्यात येणार आहेत . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक -जिउनिअम - औद्यो-नोंदणी- अधिसूचना -१९५७-२०१९ . - 


वरील उत्सवाचे काळात अकोला जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राहण्यासाठी मी , एम . राकेश कलासागर , पोलीस अधीक्षक , 
अकोला, मला कलम-३६ मुंबई महाराष्ट्र पोलीस कायद्यानुसार प्राप्त 
असलेल्या अधिकारान्वये अकोला जिल्ह्यातील सर्व पोलीस फौजदार व 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती , जि . अमरावती , 
यांच्या द्वारे सुचित करण्यात येते की , ग्रामगीता अभिनव सहकारी संस्था . 
मर्या. अमरावती, ता. जि . अमरावती या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम (९ ) ( १ ) अंतर्गत करण्यात आली 
असून 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक ओटीआय - ओटीआय - जनरल-( ओ)-११३ 
२०१९ , दिनांक १६-०३-२०१९ हा आहे . 


हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ मार्च २०१ ९ 
रोजी निर्गमित केला आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” झाले असून उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था करण्यात आले आहे . 


अकोला : 
दिनांक १४ मार्च, २०१ ९ . 


जी . जी . मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


" 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०० . 


क्रमांक जिउनि - यवत -नियमन - अधि . नोंदणी - ७८५-२०१९ . - 


अमरावती : 
दिनांक १६ मार्च, २०१९ . 


संदिप जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ ९ ८ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , यवतमाळ एम . एच. सिएससी व्हीएलई मल्टीपर्पज 
को - ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि ., यवतमाळ, तालुका, जिल्हा यवतमाळ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१, महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक -२४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल 
( वायएमएल )-जीएनएल-( ओ)-११४-२०१८-२०१९ , दिनांक १६ फेब्रुवारी , 
२०१ ९ रोजी नोंदण्यात आली आहे. 


आदेश 


क्रमांक वि - २- अवसायन - अवसा.बदल -२८०२-२०१९. 


उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले 

असून , 

उपवर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” आहे. 


महाराष्ट्र शासन, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई-३२ 
यांचे आदेश क्र . सीएसएल-१४ ९३-११६२- सीआर- ४७-१५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०३( ४ ) प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , जी . जी . मावळे, 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, अकोला , या आदेशाद्वारे , अवसायक व 
स्वयंसिद्धा स्वयंसहायता महिला बचत गटाची सहकारी पत संस्था , म ., 
अकोला , र. नं . १६१ , या संस्थेवर यापूर्वी नियुक्त केलेले अवसायक कु. 
ए . एम . भाकरे , प्रत . पर्य. अंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
अकोला यांचे ऐवजी अॅड . रामेश्वर खोंड , रा . अकोला पॅनेल वरील 
क्रमांक २ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


यवतमाळ : 


अर्चना माळवे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


दिनांक १६ फेब्रुवारी , २०१९ . 


हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १४ मार्च २०१ ९ 
रोजी निर्गमित केला आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०१. 

क्रमांक जिउनि - यवत -नियमन- अधि . नोंदणी-७९१-२०१९. 


भाग १ ( अ. वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६९९ . 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , यवतमाळ जिल्हा गृहनिर्माण सहकारी संस्थांचा संघ 
(फेडरेशन) मर्या., यवतमाळ, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ , महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२४ ) चे कलम ९(१ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल-( वायएमएल ) -जीएनएल-( ओ) -फेडरेशन 
१०१-२०१८-२०१९, दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०१ ९ रोजी नोंदण्यात आली 
आहे . 


क्रमांक वि - २ - अवसायन- अवसा.बदल - २८१०-२०१९. 


महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई-३२ 
यांचे आदेश क्र . सीएसएल-१४९३-११६२- सीआर - ४७-१५- सी , दिनांक 
७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३( ४) प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , जी . जी . मावळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला, या आदेशाद्वारे , अवसायक 
कुबेर कमर्शियल को . ऑप . क्रेडिट सोसायटी मर्या., अकोला , 
र . नं . १५३, या संस्थेवर यापूर्वी नियुक्त केलेले अवसायक 
श्री . पी . आर . लाड , सहकार अधिकारी श्रेणी-२ यांचे ऐवजी 
अॅड . रामेश्वर खोंड , रा . अकोला पॅनेल वरील क्रमांक २ यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात आले असून , उपवर्गीकरण 
“ इतर संस्था ” आहे. 


यवतमाळ : 


गौतम वर्धन , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ. 


दिनांक १८ फेब्रुवारी , २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१ ९/ वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०५ . 


क्रमांक जिउनि - यवत -नियमन - अधि . नोंदणी - ९८०-२०१९ . - 


क्रमांक जिउनि - यवत -नियमन - अधि . नोंदणी-९७८-२०१९. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , आदिश्री कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., यवतमाळ , 
तालुका -जिल्हा यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२४ ) चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल-( वायएमएल ) -पीआरजी-( पी )-१३६ 
२०१८-२०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी नोंदण्यात आली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
" प्रक्रिया संस्था ” करण्यात आले असून , उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया 
उत्पादन संस्था ” आहे. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , भवानी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या ., यवतमाळ, 
तालुका बाभुळगांव , जिल्हा यवतमाळ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१, महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२४ ) 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल-(वायएमएल)-पीआरजी 
( पी )-१३८-२०१८-२०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१९ रोजी नोंदण्यात 
आली आहे. 


उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ प्रक्रिया संस्था ” करण्यात आले असून , उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया 
उत्पादन संस्था ” आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०३. 


क्रमांक जिउनि - यवत -नियमन- अधि . नोंदणी- ९८४-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७०६ . 


क्रमांक जिउनि - यवत -नियमन - अधि . नोंदणी- ९८२-२०१९. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , जय हनुमान कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., 
यवतमाळ , तालुका पांढरकवडा ,जिल्हा यवतमाळ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१, महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक-२४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल 
( वायएमएल )-पीआरजी-( पी )-१४१-२०१८-२०१९, दिनांक २८ फेब्रुवारी , 
२०१ ९ रोजी नोंदण्यात आली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

प्रक्रिया संस्था ” करण्यात आले असून , उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया 
उत्पादन संस्था ” आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , विदर्भ कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., यवतमाळ, 
तालुका जिल्हा यवतमाळ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ , महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक-२४ ) चे कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल-( वायएमएल ) -पीआरजी-( पी )-१३७ 
२०१८-२०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१९ रोजी नोंदण्यात आली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
प्रक्रिया संस्था ” करण्यात आले असून , उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया 
उत्पादन संस्था ” आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा., अ . क्र . ७०४. 


यवतमाळ : 


अर्चना माळवे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , यवतमाळ . 


क्रमांक जिउनि- यवत -नियमन - अधि . नोंदणी-९८६-२०१९. 


दिनांक २८ फेब्रुवारी , २०१९ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यवतमाळ याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , श्री बालाजी कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., 
यवतमाळ , तालुका पांढरकवडा, जिल्हा यवतमाळ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ , महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक -२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक वायएमएल 
( वायएमएल) -पीआरजी-( पी )-१४०-२०१८-२०१९ , दिनांक २८ फेब्रुवारी , 
२०१ ९ रोजी नोंदण्यात आली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२( २ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
प्रक्रिया संस्था ” करण्यात आले असून , उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रिया 
उत्पादन संस्था ” आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०७ . 

क्रमांक वि .२ - समृद्धी स्वयं . रो . सु. से . संस्था -८५०-२०१९. - 

मी , नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा , 
मुख्यप्रवर्तक , समृद्धी सुशिक्षित बेरोजगार ॲन्ड स्वयं रोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , बुलडाणा, 

जि . बुलडाणा 

ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१, चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक -२४ ) कलम ९( १) नुसार नोंदणी क्रमांक बीयुडी-( बीयुडी) 
जीएनएल ( एस)-१०६-२०१८-२०१९ , दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये 
नोंदण्यात आली आहे . 


अ .- एक -१० ( १५१४ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


सदर अधिनियम अन्वये कलम १२ ( २) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण ” असून, उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” आहे . 


( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांचे 

पत्र जा . क्र .- ४०९ ० , दिनांक १७-५-२०१३ . 


( ३ ) मा . सहकार सचिव यांचेदिनांक १२-७-२०१३ चे पुणे 

येथील सभेतील सूचनेनुसार या कार्यालयाचा अंतरिम 
आदेश , जा . क्र . ७०१ , दिनांक ३-१०-२०१८ 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था यांचा अहवाल . 


बुलडाणा : 


नानासाहेब चव्हाण , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


दिनांक २० फेब्रुवारी , २०१ ९. 


( ४ ) या कार्यालयाचे पत्र क्र . निवडणूक -प्राथमिक यादी 

२३५-२०१७ , दिनांक १८-०३-२०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७०८ . 


अवसायनाचा अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिबा-नियमन - अंतिमआदेश -८५-२०१९. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
वाचा : ( १) सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र सं . 

व . का - डि -१ ऑनलाईन अकांउट - १२-२०१३ , दिनांक 
६-०५-२०१३ . 


( २ ) मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांचे 

पत्र जा . क्र .- ४० ९ ० , दिनांक १७-५-२०१३. 


( ३ ) मा . सहकार सचिव यांचेदिनांक १२-७-२०१३ चे पुणे 

येथील सभेतील सूचनेनुसार. 
( ४ ) या कार्यालयाचा कलम-७७ अ -५७१-१७, दिनांक 

३०-०१-२०१७ चा आदेश . 
( ५ ) प्रशासक , श्री . जि . बि . कुळकर्णी, सहकार अधिकारी 

श्रेणी-२ , बाळापूर, पत्र दिनांक १९- ०५-२०१८ अन्वये . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) क 
( दोन ) ( चार ) मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल-१४९३ 
११६२-सीआर-४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ नुसार मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बि . नादरे, सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था, बाळापूर , अवसायनाचा अंतिम आदेश देत आहे. अनुजा 
सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था, म ., कारंजा-रमजाणपूर रं. नं . 
१३१६, ता . बाळापूर ही संस्था अवसायनात काढण्यात अंतरिम आदेश 
वाचा क्र . ( ४) याद्वारे कायम करण्यात येवून अंतिम करण्यात येत 
आहे . तसेच श्री . एस . झेड . ताले , कनिष्ठ लिपिक , बाळापूर , 
जि.अकोला यांची कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 


अवसायनाचा अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिबा -नियमन- अंतिमआदेश-७ ९ -२०१९. 


बाळापूर : 
दिनांक ४ जानेवारी २०१९ . 


ए . बि . नादरे , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , बाळापूर . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१० . 


क्रमांक सनिय -नियमन - ज्ञापन - ४४-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १) क 
( दोन) ( चार) मधील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र शासन , सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचे आदेश क्र . सीएसएल -१४ ९३ 
११६२- सीआर-४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ नुसार मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , ए. बि . नादरे, सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था, बाळापूर , अवसायनाचा अंतिम आदेश देत आहे. विठ्ठल 
टेक्सटाईल को - ऑप. सोसायटी मर्या., बहादुरा र. नं . १३२२, ता . बाळापूर 
ही संस्था अवसायनात काढण्यात अंतरिम आदेश वाचा क्र . ( ४) याद्वारे 
कायम करण्यात येवून अंतिम करण्यात येत आहे . तसेच श्री . डि . डि . 
गोपनारायण , सहाय्यक सहकारी अधिकारी , 

बाळापूर , 

जि . अकोला 
यांची कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बाभूळगांव , तालुका यवतमाळ, 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मॉ भवानी कृषि प्रक्रिया औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्या., बाभुळगाव , ता . बाभुळगाव , जि . यवतमाळ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक वायएमएल /बिएचएन /पी.आर.डी . ( आय) -४२४-२०१८ 
२०१९, दिनांक २२ जानेवारी २०१९ नुसार नोंदणी करण्यात आलेली 
आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७० ९ . 
वाचा : ( १ ) सहकार आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे पत्र सं . 

व . का - डि -१ ऑनलाईन अकांउट - १२-२०१३, दिनांक 
६-०५-२०१३ . 


उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ प्रक्रिया 
संस्था ” असून उप -वर्गीकरण कृषि प्रक्रिया उत्पादक संस्था " 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २५-मे १, २०१ ९/ वैशाख ५-११ , शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७११. 


क्रमांक - सनिय -नियमन- ज्ञापन - ५१-२०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण ” करण्यात आले असून उपवर्गीकरण 
शेतकरी व शेतमजुर करीता संस्था ” करण्यात आले आहे . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बाभूळगांव, तालुका यवतमाळ, 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , बोम्बलेश्वर कृषि प्रक्रिया औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्या., बाभुळगाव, ता . बाभुळगाव, जि . यवतमाळ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९६१ चा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक वायएमएल /बिएचएन /पी.आर.डी . ( आय ) -४२५-२०१८ 

दिनांक २२ जानेवारी २०१९ नुसार नोंदणी करण्यात आलेली 
आहे . 


मोर्शी : 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९ . 


( अवाच्य ), 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

मोर्शी. 


२०१९ , 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१४ . 


आदेश 


उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये वर्गीकरण “ प्रक्रीया 
संस्था ” असून उप -वर्गीकरण “ कृषि प्रक्रीया उत्पादक ” संस्था 
आहे . 


क्रमांक- सनिमा - अवसायन - संस्था बंद- क .२१ अ - २३७-२०१९. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१२ . 


महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र . सी.एस.एल.१४९३-११६२ - सी.आर . 
४७-१५- सी , मंत्रालय मुंबई , दिनांक ०७-८-१९९ ३ व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम २१ अ नुसार मला प्राप्त अधिकारानुसार 
शहाबाबु सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., मेडशी, र.नं. १२०७ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. सदरचा आदेश आज दिनांक 
०१-३-२०१९ रोजी पारीत करण्यात आला आहे. 


क्रमांक - सनिय -नियमन- ज्ञापन - ५८-२०१९. 


मालेगाव : 
दिनांक १ मार्च २०१ ९ . 


एम . बी . बनसोडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , बाभूळगांव , तालुका यवतमाळ, 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मॉ महालक्ष्मी कृषि प्रक्रिया औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्या., बाभुळगाव, ता . बाभुळगाव , जि . यवतमाळ , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक वायएमएल /बिएचएन / पी.आर.डी. ( आय)-४२६-२०१८ 
२०१९ , दिनांक २२ जानेवारी २०१९ नुसार नोंदणी करण्यात आलेली 
आहे . 

उपनिर्दीष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चेनियम क्रमांक १०( १) अन्वये वर्गीकरण “ प्रक्रीया 
संस्था ” असून उप- वर्गीकरण “ कृषि प्रक्रीया उत्पादक संस्था ” आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१५. 


आदेश 


क्रमांक- सनिवा -विनियम - अवसायन - नोंदणी रद्द- आदेश - क्ष-२०१९. 


: 


बाभुळगाव : 
दिनांक २२ जानेवारी २०१ ९ . 


कैलास टी . खटारे , 

सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था , 

बाभूळगांव . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ व १०९( १ ) 
अन्वये तसेच महाराष्ट्र शासन निर्णय क्र.सीएसएल -१४ ९३-११६२ 
सी.आर.४७-१५ - सी मंत्रालय मुंबई , दिनांक ०७ ऑगस्ट १९९ ३ नुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार पद्मप्रभा नागरी सहकारी 
संस्था मर्या., अनसिंग , र.नं. १०२१ , ता . जि . वाशिम या संस्थेचे 
अवसायनांचे अंतीम कामकाज पूर्ण झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१३ . 


क्रमांक- सनिमो-नियमन - नोंदणी - २२३-२०१९ . - 


सदर आदेश आज दिनांक २८-२-२०१९ रोजी माझे सही व मुद्रेसह 
निर्गमित करीत आहे. 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , मोर्शी, तालुका मोर्शी , 
जि . अमरावती याद्वारे सूचित करतो की , मारोती शेतकरी अभिनव सहकारी 
संस्था मर्या., रिध्दपूर ह्या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 

संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक अटीआय -एमएसआय- जीएनएल-( एस ) -३८ ९ हा आहे व नोंदणी 
तारीख २१-२-२०१९ आहे . 


वाशिम : 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ . 


एस . डब्ल्यु . खाडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१६ . 


क्रमांक - सनिवा - वि - ५ - नोंदणी- ना.वा.व्या.संस्था - ६७४-२०१९. 


सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२( १ ) व सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” व उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , वाशिम , ता . जि . वाशिम याद्वारे 
सूचित करतो की , भारतरत्न नानाजी देशमुख नाविन्यपूर्ण कृषी प्रक्रिया 
सहकारी संस्था मर्या., तोंडगाव , ता . जि . वाशिम , ह्या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अंतर्गत 
करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डब्ल्यु एस.एम .- ( डब्ल्यु 
एस.एम)-पि.आर.जी.(ऐ) -१००४-२०१९ , दिनांक ०७-०३-२०१९ हा आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६० चे १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“प्रक्रिया संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रीया ” संस्था आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१ ९ . 
क्रमांक - सनिदुअम-बाणाई शे.सह.सं.- नोंदणी-२७९ -२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( पदुम ) अमरावती याद्वारे सुचीत 
करते की , बाणाई बहुउद्देशीय मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती 
जमाती महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्या., अंबाडा , 
ता . मोर्शी, जि . अमरावती ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) अंतर्गत करण्यात आलेली असून 
उपरोक्त संस्थेचा नोंदणी क्रमांक अटीआय - एमएसआय - एजीआर( ओ) ७८३ 
डी २०१९ -२० , दिनांक ०१-०३-२०१९ हा आहे. 


वाशिम : 
दिनांक ७ मार्च २०१९ . 


( अवाच्य ), 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७१७ . 


दिनांक १ मार्च २०१९ . 


क्रमांक - सनिवा- वि - ५- नोंदणी -ना.वा.व्या.संस्था - ६८०-२०१९. 


सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , वाशिम , ता . जि . वाशिम याद्वारे 
सुचीत करतो की , विदर्भ ग्रामीण विकास नाविन्यपूर्ण कृषी प्रक्रिया 
सहकारी संस्था मर्या., नागठाणा, ता . जि . वाशिम , ह्या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अंतर्गत 
करण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक डब्ल्यु एस.एम.- डब्ल्यु 
एस.एम-पि.आर.जी.(ऐ)-१००५-२०१९ , दिनांक ०७-०३-२०१९ हा आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी नियम १९ ६० चे १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
"प्रक्रिया संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कृषी प्रक्रीया ” संस्था आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७२० . 
क्रमांक - सनिदुअम- श्री गजानन दु.सह.सं.नोंदणी- ३३५-२०१९. – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( पदुम ) अमरावती याद्वारे सुचीत 
करते की , श्री . गजानन दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडनेरा , 
ता . जि . अमरावती ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम ९(१ ) अंतर्गत करण्यात आलेली असून उपरोक्त संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक अटीआय- एटीआय- एजीआर( ओ) ८६३-२०१९-२० , दिनांक 
१२-०३-२०१९ हा आहे. 


वाशिम : 
दिनांक ७ मार्च २०१९ . 


( अवाच्य ), 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाशिम . 


सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२( १ ) व सहकारी 
संस्था नियम १९ ६१ चे नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


दिनांक १२ मार्च २०१९ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७१८ . 
क्रमांक - सनिदुअम- जयअंबे शे.सह.सं.- नोंदणी -२७७-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( पदुम ) अमरावती याद्वारे सुचीत 
करते की , जय अंबे बहुउद्देशिय मागासवर्गीय व भटक्या विमुक्त जाती 
जमाती महिला बंदिस्त शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्या., अंबाडा 
ता . मोर्शी, जि . अमरावती , ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अंतर्गत करण्यात आलेली असून 
उपरोक्त संस्थेचा नोंदणी क्रमांक अटीआय/ एमएसआय / एजीआर-( ओ) ७८२ 
डी -२०१ ९ -२० , दिनांक ०१-०३-२०१९ हा आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७२१ . 
क्रमांक - सनिदुअम- जगदंब मत्स्यव्य.सह.सं .-नाव बदल -३५२-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( पदुम ) अमरावती याद्वारे सुचीत 
करते की , जगदंब मत्स्य व्यवसाय , मत्स्य उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्या.,पिंप्री यादगीरे, ता . जि . अमरावती ह्या संस्थेची उपविधी दुरुस्ती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १३( १ ) अंतर्गत 
करण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५ व नियम १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १४ मधील तरतुदीस 
अनुसरुन संस्थेच्या नावात बदल करण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९ / वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


४१ 


त्यानुसार संस्थेचे नाव जगदंब मत्स्य उत्पादक मत्स्य व्यवसाय , 
सहकारी संस्था , मर्या., बडनेरा , ता . जि . अमरावती नोंदणी क्रमांक 
ओटीआय- ए.टी.आय - कृषी संस्स्था - इतर संस्था -३०१-२०१८ , दिनांक 
१४ ऑगस्ट २०१८ हा आहे . 


नोंदणी क्रमांक बियुडी-बियुडी - अजीआर( ओ)-३५८-( डी )-२०१८-२०१९ , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


दिनांक १ ९ मार्च २०१ ९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२४ . 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचा अंतीम आदेश क्र.सनिद- दूध संस्था अवसायन 

अंतिम आदेश- २८५-२०१५, दिनांक ११-०५-२०१५. 
( २) संस्थेचे अवसायक श्री . ए . डी . कावरे यांनी संस्थेचे 

पुनर्जिवन करण्यांबाबत नमुना ह मध्ये केलेला अर्ज 
प्राप्त दिनांक ४-०२-२०१९ . 


क्रमांक -जिदुविअ- बुल- क - २- दुग्ध -१८-१९- लोणार- ३७७-२०१९ . - 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) बुलडाणा , याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , दुर्गामाता महिला बंदिस्त शेळीमेढी पालन सहकारी संस्था , 
म . पांग्राडोळे , पो . पांग्राडोळे , ता लोणार , जि . बुलडाणा , 

बुलडाणा , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) नोंदणी 
क्रमांक बियुडी-एलएनआर- ओजीआर( ओ)-६४०- ( डी) -२०१८-२०१९ , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम क्र . १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


( ३) सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे 

दिनांक २०-०२-१९९ १ चे पॉवर डेलिगेशन . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१ ९ ( ब ). 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२५ . 


क्रमांक - सनिदु.अम .- कृष्णार्पण दु.उ.स.स.- क -१९ (ब )-आदेश 
२४०-२०१९. 

कृष्णार्पण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धानोरा , म्हाली, 
र. नं . ४१०, ता. चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती या संस्थेच्या अवसायककडून 
प्राप्त झालेला अहवाल व त्यासोबत संस्थेच्या सभासदांनी मान्य केलेली 
तडजोड यास अनुसरून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १ ९ ( ब) नुसार तसेच उपरोक्त वाचा क्रमांक ( ३ ) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , प्रीती एन धामणे सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था 
( दुग्ध) अमरावती या संस्थेचे पुनर्रचना /पुनर्रजीवन करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 


क्रमांक -जिदुविअ- बुल- क - २- दुग्ध-१८-१९-लोणार-३७९ -२०१९. – 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था,( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , मागासवर्गीय अहिल्यादेवी होळकर महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन सहकारी संस्था , म . वेणी, पो . वेणी, ता . लोणार , जि . बुलडाणा , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१ ) 
नोंदणी क्रमांक बियुडी -एलएनआर- ओजीआर( ओ) -६४१-( डी )-२०१८-२०१९, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र . १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


अमरावती : 


प्रीती एन . धामणे , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) अमरावती . 


दिनांक १५ फेब्रुवारी , २०१९ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७२३ . 

क्रमांक -जिदुविअ- बुल - क - २- दुग्ध- १८-१९ - बुलढाणा-३७५-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ,( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , मर्दाणी राणी झाशी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी 
संस्था , म. गुम्मी ., पो . गुम्मी , ता . बुलडाणा, जि . बुलडाणा , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये 


क्रमांक -जिदुविअ- बुल - क - २- दुग्ध -१८-१९ - लोणार- ३८१-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , गोपीनाथ मुंडे महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी 
संस्था म . वढव , पो . वढव , ता . लोणार , जि . बुलडाणा, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक -बियुडी- एलएनआर- ऐजीआर( ओ)-६४२-( डी )-२०१८-२०१९ 
दिनांक २२-०२-२०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 


. 


अ .- एक -११ ( १५१४ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल २५-मे १, २०१९/ वैशाख ५-११ , शके १९ ४१ 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७२७. 
क्रमांक -जिदुविअ-बुल- क -२- दुग्ध- १८-१९- लोणार- ३८३-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , रमाबाई महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था म . 
सोमठाणा, पो . सोमठाणा , ता . लोणार , जि . बुलडाणा , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
बियुडी - एलएनआर- ओजीआर( ओ)-६४३- ( डी )-२०१८-२०१९ , दिनांक 
२२-०२-२०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३० . 

क्रमांक -जिदुविअ- बुल- क -२- दुग्ध -१८-१९- लोणार- ३८५-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , मागासवर्गीय महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी 
संस्था , म . झोटींगा, पो . झोटींगा, ता .सिंदखेड राजा , जि . 

बुलडाणा, 

ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक -बियुडी- एसएनओ- ओजीआर( ओ)-७८०-( डी)-२०१८-२०१९ , 
दिनांक २२-०२-२०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम क्र . १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२८ . 


क्रमांक -जिदुविअ-बुल- क -२- दुग्ध -१८-१९-सिंदखेडराजा-३८ ९-२०१९. 
सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था, ( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , कष्टकरी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था 
म . अंचली , पो . डावरगाव, ता .सिंदखेडराजा, जि . बुलडाणा, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक -बियुडी-एसएनओ अजीआर( ओ) -७७८- ( डी)-२०१८-२०१९ , 
दिनांक २२-०२-२०१९ नुसार नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३१. 

क्रमांक-जिदुविअ- बुल - क -२- दुग्ध - १८-१९- लोणार- ३८७-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , मागासवर्गीय रमाबाई आंबेडकर महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन सहकारी संस्था , म . वर्दडी, पो . वर्दडी , ता . सिंदखेड राजा , 
जि . बुलडाणा , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक-बियुडी -एसएनओ- ओजीआर( ओ) 
७८१-( डी )-२०१८-२०१९ , दिनांक २२-०२-२०१९ नुसार नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम क्र . १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषि संस्था " 
असून उपवर्गीकरण “ अन्य कृषी संस्था ” असे आहे. 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७२९ . 

क्रमांक-जिदुविअ- बुल- क -२- दुग्ध -१८-१९ -सिंदखेडराजा-३ ९१-२०१९. 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) बुलडाणा, याद्वारे अधिसुचीत 
करतात की , मागासवर्गीय योगानंद बापू महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था , म . वर्दडी बु., पो . वर्दडी, ता . सिंदखेडराजा , 
जि . बुलडाणा , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक-बियुडी- एसएनओ- अजीआर( ओ) 
७७९-( डी )-२०१८-२०१९ , दिनांक २२-०२-२०१९ नुसार नोंदविण्यात 
आलेली आहे. 


बुलडाणा : 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ . 


जि . जि . पवार , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ), बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE. 


